RNI No. MAHBIL/2012/48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १०, अंक - ८ ] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ ते मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ [ पृष्ठे ४७ 














प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सहसंचालक, नगर रचना यांजकडून 





महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 


अधिसुचना 
क्रमांक प्रा. यो. पुणे/मोजे देहू/तालुका हवेली/ग. नं. २४ पै., २५ व २६/कलम २० (७/सहसंपुवि/२४९/२०२१.--ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या 
प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत Sat अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र, क्र. ४९/१५/नवि- 
१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 




















आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे देहू, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील ग. नं. २४ पै., २५ व २६ मधील सुमारे १७.६६ हेक्‍टर 
क्षेत्र (यापुढे ज्यास "उक्त क्षेत्र" असे संबोधले आहे) शेती व ना-विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद शासन निर्णयानुसार गठित "प्रस्ताव छाननी समिती"ने सदर जागा "शेती तथा ना-विकास" विभागातून "रहिवास" विभागात 
समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे मत झाले होते ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट-कलम (3) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक, 
नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी क्रमांक प्रा. यो. पुणे/मौजे देहू/ता. हवेली/ग.नं. २४ पै., २५ पै. व २६ पै./कलम २० (3) सहसंपुवि/६३७, दिनांक 
१३ एप्रिल २०१७ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/हरकती मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक एप्रिल 
२७ ते मे ३, २०१७ रोजी पृष्ठे ८ ते १० वर सूचना प्रसिद्ध केलेली होती आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना/हरकतींवर संबंधिताना सुनावणी देऊन 
निम्नस्वाक्षरीकारांना अहवाल सादर करण्याकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना नियुक्‍त करण्यात आले होते (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख "उक्त अधिकारी" असा करण्यात आला आहे); 





























आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचा विचार करून तसेच अर्जदार यांचे विनंती अर्जानुसार वापर बदल प्रस्तावाखालील क्षेत्रात 
बदल करून स, क्र, २४ पै., २५ व २६ चे एकूण क्षेत्र १४.९४ हेक्‍टर या जमिनी काही अटीसापेक्ष शेती तथा नाविकास विभागातून वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट करणेसे "प्रस्ताव छाननी समिती"ने काही अटी व शर्तीवर मान्यता दिली आहे : 














आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे, 








त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम Qo, पोट-कलम (४) अन्वये शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, 
पुणे उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निर्देश देत आहे. 


नोंद 
मौजे देहू, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील ग. नं. २४ पै., २५ व २६ मधील सुमारे १४.९४ हेक्‍टर ही जमीन नकाशात दर्शविल्यानुसार "शेती 
तथा ना-विकास" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागामध्ये खालील अटींसापेक्ष समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


(१) 




















एच-३०२, भाग एक (पु.वि.पु.)]- ८ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


(१) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५, ९ जून २०१५, ११ जून २०१५, ४ जानेवारी २०१६, ४ ऑगस्ट २०१६, ८ मार्च २०१७ मधील नमूद सर्व 
अटी जमीनमालकांवर बंधनकारक राहतील. 











(२) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभागाचे अनुक्रमे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६, दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१६ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनमालकांवर बंधनकारक राहतील. 

















(3) उक्त जागेमधील अस्तित्वातील बंधाऱ्यामुळे तयार झालेली water body कायम ठेवून त्याचे सुशोभीकरण करून विकसित करणे 
बंधनकारक राहील. 





(x) Effluent Treatment Plant जमीन मालकाने स्वखर्चाने करणे बंधनकारक राहील. 











प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील 
कार्यालयात उपलब्ध राहील. 








(i) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे. 





(ii) पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे. 


अविनाश पाटील, 





सहसंचालक, नगर रचना, 


पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, १२ फेब्रुवारी २०२१. 





BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 


Notification 


No. R. P. Pune/Mouje Dehu/Tal. Haveli/S. Nos. 24 pt., 25 and 26/Section 20 (4)/JDTP/249/ 
2021.—Whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 
has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the 
use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 


and whereas, land admeasuring about 17.66 hectare from Gat Nos. 24 pt., 25 and 26, of Mouje 
Dehu, Taluka Haveli, District Pune (hereinafter referred to as "the said area") is included in Agriculture 
and No Development Zone in the sanctioned Regional Plan of Pune ; 


and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" established under the above mentioned 
Government Resolution, was of opinion that the allocation of the said land should be changed from 
Agriculture and No Development Zone to Residential Zone subject to certain conditions ; 


and whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No.R.P Pune/Mouje Dehu/Tal. Haveli/ 
5. Nos. 24 pt., 25 pt. and 26 pt. Section 20 (3)/JDTP/637, dated 13th April 2017 regarding the 
proposed modification under sub-section (3) of the Section 20 of the said Act, was published by 
the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune which appeared in the Maharashtra 
Government Official Gazette, Part-I, Pune Division Supplement dated April 27th to 3rd May 2017 on 
pages 8 to 10 for inviting suggestions and / or objections from the general public and the Assistant 
Director of Town Planning, Pune Branch, Pune was appointed as an ‘Officer’ (hereinafter referred 
to as "the said Officer") to hear suggestions and/or objections and to submit his report to the 
undersigned: 


and whereas, after considering the report submitted by the said Officer, the "Proposal Scrutiny 
Committee" has taken decision to allow to modify the area under zone change proposal out of S. 
Nos. 24 pt., 25 and 26 to 14.44 Hectare as per landowner request application and the said lands, 
should be deleted from "Agricultural and No Development Zone" and be included in "Residential Zone", 
subject to certain conditions ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ३ 
and whereas, the Owner has deposited necessary premium and charges in the Government 
Treasury in this regard; 


Now therefore, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 20 of the said Act 
delegated to him by the Government, the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune, hereby 
sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications 
appended to the Notification dated the 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan, after 
the last entry, the following new entry shall be added ; 


Entry 


The allocation of land bearing Gat Nos. 24 pt., 25, and 26, Area 14.94 Hectare of Mouje Dehu, 
Taluka Haveli, District Pune is changed from "Agricultural and No Development Zone" to "Residential 
Zone", as shown on Plan subject to the following conditions.— 


(1) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015, 9th June 
2015, 11th June 2015, 4th January 2016, 4th August 2016, 8th March 2017 shall be binding on the 
land owner. 


(2) Conditions prescribed by the Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Public Works Department 
and Irrigation Department in their letters dated 5th February 2016, dated 23rd February 2016 and 
dated 4th January 2016 respectively shall be binding on the landowner. 


(3) Water body formed in the said land due to existing embankment (bandhara) shall be 
maintained and developed with beautification. 


(4) Effluent Treatment Plant shall be constructed by landowner at his own cost. 


The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for 
inspection to the general public during office hours on all working days at the following offices— 


(i) Assistant Director of Town Planning, Pune Branch, Pune. 
(ii) Pune Metropolitan Regional Development Authority, Pune. 
AVINASH PATIL, 


Joint Director of Town Planning, 
Pune Division, Pune. 
Pune, 12th February 2021. 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५१६ अन्वये 








वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 











(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८. 


लिमिटेड fan 


(3) दि. कराड जनता सहकारी बँक , कराड, जिल्हा सातारा यांचा दिनांक ८ जून २०२० चा प्रस्ताव. 





आदेश 


क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि. कराड जनता बँक/का. क. अधि. १५६/१०२४/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुकत व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कराड जनता सहकारी बँक लिमिटेड, कराड, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 





























8 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च 3, २०२१ / फाल्गुन ६ - 92, शके १९४२ 











परिशिष्ट 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
2 3 8 4 
श्री. एस. ए. के. सय्यद प्र.सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई व नवी मुंबई जिल्हे 
श्री. एस. व्ही. जाधव शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री. एस. सी. सुर्वे शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा 
श्री. जी. डी. पवार ज्युनिअर ऑफिसर वसुल अधिकारी अहमदनगर, लातूर, सोलापूर व 
बीड जिल्हे. 
श्री. व्ही. डी. कवर ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग 
जिल्हे. 


१, 


qo, 


११, 





वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 











आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 








सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 








वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 








वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 








टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 





वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 





अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 





अशा व्यक्‍तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 








शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 





वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 











वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि कराड जनता सहकारी बँक लिमिटेड, कराड, जिल्हा 





सातारा असा फलक लावता येईल. 





वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 














यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 




















या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 4 





१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा, 





१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी तीन वर्षांतून एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील. 


डॉ. आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, १८ जून २०२०. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 








वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 











(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍्ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८. 


लिमिटेड fan 


(3) डॉ. आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को-ऑप. बँक , पेठ वडगाव, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचा दिनांक 
४ मे २०२० चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव. 








आदेश 





क्रमांक ना. बँका/१-सआ/आण्णासो. चौगुले बँक/का. क. १५६/१०४७/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 











१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुकत व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये डॉ. आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को.-ऑप. बँक लिमिटेड, पेठ वडगाव, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर 
या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 


१ 


२ 



































परिशिष्ट 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
२ ३ 8 4 
श्री, महेशकुमार शिवाप्पा शिवपुजी असि. जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
शितल विलासराव पाटोळे डेप्युटी मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


१. 





वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

















सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 








वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 











वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 














वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 











शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 


दु 


qo, 


११, 


१२. 
१३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


कोठेही ८८. 


वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 











वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, डॉ. आण्णासाहेब चौगुले अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, 
पेठ वडगाव, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येईल. 








वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 
































या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 








वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा, 





वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील. 

डॉ. आनंद जोगदंड, 

अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, १८ जून २०२०. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 








वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 











(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍्ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 








२०१८. 
(३) नांदणी सहकारी बँक लिमिटेड, नांदणी, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर यांचा दिनांक २४ एप्रिल २०२० चे पत्रासोबतचा 
प्रस्ताव. 


आदेश 





क्रमांक ना. बँका/१-सआ/नांदणी सहकारी बँक/का. क. १५६/१०६८/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 











१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये नांदणी सहकारी बँक लिमिटेड, नांदणी, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 














त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 





करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 











परिशिष्ट 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
२ ३ 8 4 


जिल्हे 


रुस्तुम गुलाब मुजावर सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी कोल्हापूर व सांगली जिल्हे 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ७ 


4. 


षु ग 


qo, 


११, 


१२. 
१३. 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 











आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 








सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 








वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 











वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 











वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 











शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 





वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 








वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, नांदणी सहकारी बँक लिमिटेड, नांदणी, तालुका शिरोळ, 
जिल्हा कोल्हापूर असा फलक लावता येईल. 








वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 











यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 




















या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 








वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा, 





वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील. 

डॉ. आनंद जोगदंड, 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, १९ जून २०२०. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 








वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 











(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८. 


लिमिटेड 5. 9 


(३) दि पाटण अर्बन को-ऑप. बँक , पाटण, जिल्हा सातारा यांचा दिनांक २५ जून २०२० चा प्रस्ताव, 





é महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च 3, २०२१ / फाल्गुन ६ - 92, शके १९४२ 


आदेश 


क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि पाटण अर्बन बँक/का. क. १५६/१८६/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये दि पाटण अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, पाटण, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 






































परिशिष्ट 
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१ २ ३ ४ षु 
१ श्री. राजेंद्र यशवंतराव साळुंखे अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२ श्री. तानाजी रतन गायकवाड अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 




















२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 








३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 








४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 











५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 








अशा व्यक्‍तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 








६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 





७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट", “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 








८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि पाटण अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, पाटण, जिल्हा 
सातारा असा फलक लावता येईल. 








९. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


qo. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 
































११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ९ 





१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा, 
१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील. 





डॉ. आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, १० जुलै २०२०. 


अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५१६ अन्वये 








वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 











(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍्ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८. 
(३) दि वाई अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा यांचा दिनांक १ जून २०२० चा प्रस्ताव. 





आदेश 





क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि वाई को-ऑप. बँक/का. क. १५६ अधि./२२४/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, सुनील पवार, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये दि वाई अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 





























परिशिष्ट 
अ. क्र, अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१ २ ३ ४ 4 
q श्री. संदीप शाम जोशी व्यवस्थापक वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
२ श्री. विजय पदु बनकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 
३ श्री. कुमार एकनाथ भोसले व्यवस्थापक वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 




















२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 








३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 











४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 











५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 








अशा व्यक्‍तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


१० 


१७, 


११, 


१२, 
१३, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 








शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 





वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 





लिमिटेड 


वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, दि वाई अर्बन को-ऑप. बँक लिमिटेड, वाई, जिल्हा 
सातारा असा फलक लावता येईल. 














वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 
































या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 








वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा, 





वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील. 


सुनील पवार, 
अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, १७ जुलै २०२०. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५१६ अन्वये 


वाचा 








:--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 











(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍्ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८. 





(३) श्री महालक्ष्मी को-ऑप. बँक लिमिटेड, कोल्हापूर यांचा दिनांक १३ जुलै २०२० चा प्रस्ताव. 
आदेश 


क्रमांक ना. बँका/१-सआ/श्री महालक्ष्मी को-ऑप. बँक/का. क. १५६/२२६/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 





१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, सुनील पवार, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये श्री महालक्ष्मी को-ऑप. बॅक लिमिटेड, कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 











कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 








या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 








परिशिष्ट 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नांव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
२ ३ 8 4 


सौ. सुप्रिया संजय देसाई ऑफिसर वसुली अधिकारी कोल्हापूर 


१ 
२ 
३ 
8 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च 3, २०२१ / फाल्गुन ६ - 92, शके १९४२ ११ 











परिशिष्ट--चालू 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
२ ३ 8 4 

श्री. मंदार वसंत मुनिश्वर क्लार्क वसुली अधिकारी कोल्हापूर 
श्री. कौस्तुभ किरण वाटवे ऑफिसर वसुली अधिकारी कोल्हापूर 
सौ. स्वाती प्रशांत मुजुमदार ऑफिसर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री, मिलिंद सुधीर कुरबेटकर लॉ ऑफिसर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


१, 


१७, 


११, 


१२. 
१३. 





वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

















सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 








वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 











वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 














वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्‍तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 











शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री महालक्ष्मी को-ऑप. लिमिटेड, कोल्हापूर, जिल्हा 
कोल्हापूर असा फलक लावता येईल. 




















वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 

या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा, 






































वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील. 

सुनील पवार, 

अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, २१ जुलै २०२०. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५१६ अन्वये 








वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 











(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍्ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८. 


लिमिटेड fan 


(3) श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक , कोल्हापूर यांचा दिनांक ७ जुलै २०२० चा प्रस्ताव. 





आदेश 





क्रमांक ना. बँका/१-सआ/श्री पंचगंगा नागरी बँक/का. क. १५६/१२६१/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, सुनील पवार, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 
































परिशिष्ट 
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१ २ ३ ४ 4 
q श्री. संग्राम वसंतराव बंडगर अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 




















२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 








३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 








४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 











५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 














६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बॅक लिमिटेड, कोल्हापूर 
असा फलक लावता येईल. 

९. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

१०. वसुली अधिकाऱयास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 









































महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ १३ 








११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा, 











१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी किमान तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे 
आवश्यक राहील. 

सुनील पवार, 

अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, २१ जुलै २०२०. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 








वाचा :--(१) या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्‍्ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८. 
(३) श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर यांचा दिनांक ७ जुले २०२० चा प्रस्ताव. 














आदेश 





क्रमांक ना. बँका/१-सआ/श्री. पंचगंगा नागरी बँक/का. क. १५६/१३४२/२०२०.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, सुनील पवार, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या आदेशान्वये श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्‍ती प्रदान करीत आहे. 


























परिशिष्ट 
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१ २ ३ 8 4 
q श्री. विश्वेश विजय कुलकर्णी शाखाधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट”, “एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 



























































१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


लिमिटेड fa 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री पंचगंगा नागरी सहकारी बॅक लिमिटेड, कोल्हापूर 
असा फलक लावता येईल, 

९. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील “प्रपत्र पाच” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 

१३. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्‍तींनी तीन वर्षांतून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे वसुलीचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील. 


















































सुनील पवार, 
अपर निंबधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 





पुणे, १२ ऑगस्ट 2020. 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय यांजकडून 
aah जाहीर नोटिस 
क्रमांक सा. न्या. नों.का./९३४/२०२१.-- 





चौकशी अर्ज क्रमांक : ४२/२०२० 
न्यासाचे नाव व नोंदणी क्रमांक + Pune Yachting Association, 37 Ved Bungalow, Mitra Mandal Colony, Parvati, Pune-9. 





सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटिस अन्वये कळविणेत ad की, 





क्रमांक धठआ/९३४/२०२१.--ज्याअर्थी, (१) श्री. विश्‍वक मधुकरराव देशमुख, रा. पुणे आणि (२) श्री. नितीन एस. मांजरेकर, रा. पुणे 
यांनी (1) Pune Yachting Association, 37 Ved Bungalow, Mitra Mandal Colony, Parvati, Pune-9 (F-40398-Pune) 
And 


(2) Pune Zilla Board Sailing Association, Pune (F/6561/Pune), B-6/11, Pranali Apartment, Damale Path, Law College 
Road, Pune-411 004 

या दोन्ही न्यासांचे विलिनीकरण होऊन विलिनीकरणाची योजना मंजूर होणेसाठी या कार्यालयाकडे अर्ज सादर केलेला असून, सदर 
अर्जाचे अनुषंगाने मा. धर्मादाय उपआयुक्त, पुणे विभाग, पुणे हे खालील मुद्द्यांबाबत चौकशी करणार आहेत.-- 




















(१ वर नमूद दोन्ही न्यासांचे विलिनीकरण करून योजना मंजूर करणेची आवश्यकता आहे काय ? 








(२) प्रस्तावित योजनेच्या मसुद्यांमध्ये दर्शविणेत आलेल्या व्यक्‍तींना योजनेप्रमाणे प्रथम विश्वस्त म्हणून नेमणे योग्य होईल काय ? (योजनेचा 
मसुदा दाखल नाही.) 

त्याअर्थी, सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुरावा देणेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत 
ही नोटिस प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ३० (तीस) दिवसांचे आत या कार्यालयास वरील पत्त्यावर मिळेल अशारीतीने पाठवावी. मुदतीनंतर 
आलेल्या कैफियत/हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. तसेच वरील मुदतीत कैफियत न आल्यास, कोणास काही सांगावयाचे नाही असे 
समजून चौकशी पूर्ण केली जाईल व अर्जाच्या निकालाबाबत योग्य ते आदेश निर्गमित करणेत येतील. 





























सदरची नोटिस माझे सहीनिशी व मा. धर्मादाय उपआयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ रोजी 
दिली. 

एस. ए. त्रिकोणे, 

अधीक्षक (न्याय), 

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, पुणे. 





पुणे, ५ फेब्रुवारी २०२१. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


‘lah यु 














Peary Poh ७0७७० pad 3501 Sb-SBl ०९०८/>०/22 ०८०८/६8 ‘bible ‘1D (॥०७१(| ‘babel 1> ०6 DR ०12 BipBS —otot/ohb ob 
गुणी “igh 
०२8३ Bh ५७ वार, 2bot/bb/7t 2७०८/29 "०॥९॥६ “IP '[912००॥०७-[७1०8॥०> ‘IA ६8 ००॥७| 180. ०९४॥- ०९०८/४४७ १ 


12 पु ‘lol “Lb bath 10020५ 
"७७॥७|>]९ त [०७ ‘8 ९ ba 


"७ Abb Ola ‘[PRINES [९७ ‘IA सी 



































२1:8२ २0 (2०१ IPB 1२10० ०८९०्ट/०७/०0 otoe/oh ‘oh ‘lof ‘bible “LP ‘InlObilr bible “IA bh Oba [lit] RIDE, ०८०८/28७ 2 

2118२ oh 1119 [par2p] ०2०८/७०/6० ०८०८/१७ [णी ‘Io} ‘birblie “LP ६ 1> 8 818७ ॥०॥२६| HEIR ०८०८/७8७ ७ 

211 83 oh Lipoic Ink Wish 2७०८/8०/६८ 20०८/१७ Joh एकु ‘bible “IP ‘lobchip ‘joie 1> 08 aha bIbBs RIbbA octot/BRb ४ 

02118३ Bok ७१७७४७० babs 11618 db-BH|kb "्टेन्ट/०७/७० ०८०८/७३१ गी ‘lof ‘biirblic “IP (9६ “1A 0 Bib [sis 919 oftlp § otot/h&b bh 
tf iy ung 9 

2118२ Boh २98 [के ॥९॥(९॥०>8े ०९०८/७७/७० ०९०८/०४ "७७|०1>२|७ Shans '०॥8॥२ ‘IA 28 DIAM IH Pbillr Phe ०८०८/88७ 8 

11:8३ Yoh निता Alb माक o0t/bo/db ०९०८/७० ‘oh पु ताशा? 109 शाक ॥> th @lb ७०8९] lela ०९०८/६४७ ६ 
tf bung 

0९0९२ हक 018 pike ०९०८/६०/१2 ०९०८/१2 २७1०७] कि Bik >. hh ९8 ब्रा) lbp ०८०८/2७७ टे 

2 Poh ७७० ७७ 0501 0७-७३) otot/bb/th ०९०८/६४ [णी ४ ‘brie 19 '|०॥-| 1> ७ 21>पा [|७18|क bpp otot/b&b ४ 

र ? ठी 3 h 8g t t b 

aM bb नक 

हेर मि एक (ळत [शो 1 8 3. kb bib टत ‘b'Mic RA ‘Ip 

ealgfajn 


शार. >॥- [२ [lb जा [PA मका) क [2104 APL b 1080 (०१ sobs 
[bE १७४ ०गेप पक LBeb3 112०102918 122129) ७० AP [Bib [Pie >का) [pao SlbPIbl Lb 118 Lbalisbb| hb bAMbIpOUS PAK 0८0000 1 डो २: (४००0 
AD Pe सका) [2k [8९०१ [७19७1७॥> ALC PE 1908 oh (क pele [भाक 129७९]७७> [गा [palin ADE ‘Blip 1०५ ADI 1०10819 SB [7 96) 111९108 ‘Spa 


‘bile [९08 राडे Pkk सुका ७क २०७९० सपमशा- एर BAS ७७७७ PAL ७ हुल ७७९७ ‘ Pk यक ॥-[क[० ७७--०९०८/०७७-९॥क/या >| bas 
EEvbinip (4५९७३ blfrleejhs 


























महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


१६ 


0॥॥॥€|3 





Poh भा? 9७-७३ 


oh एभा रयमावी 


Poh भा? Sb-S2d| ep 








Poh (भा? Sb-S2d| ep 
oh LAB तता 


20 2131109119 11-01, ०७-७६ 





115618 RADE. 9७-७५ 





९115618 RADE. 9७-७५ 








Poh (भा? 9७-७५ 


115618 RADE. 9७-७५ 





९11518 RADE. 9७-७५ 





E 





९115618 RADE. 9७-७५ 


Yoh (भावा? स 


20 2131109119 २६) ०७-७६२|५ 


(सा2>(भु. Rate (शु 


20 2131109119 7२६00) ०७-७६२५ 








१2९०1० 1 (1298 0२2०0७ [pd2lh 





bo (१10 (>0> २112910 [स]. 203158 





सम 
स्म 





Poh भा? 9७-७३ 


Poh भा? 9७-७५ 





? 


०्ट०्ट/२०/६ट 
२७०८/०८७/७० 
०ट०ट/१२०/2७ 
०ट०ट/2०/>ट 
०2०८/८०/०८2 
०्ट०्ट/०७/६० 


otot/so/ht 
०्टग्ट/२०/2७ 


०्ट०्ट/२०/७७ 
०ट०८/2०/6७ 
०ट०ट/2०/>ट 


०2०८2 /70०/७० 
otot/30/Eb 


०्ट०्ट/२०/% 
9७०ट/2०/७ट 
०्ट०्ट/२०/७७ 


०्ट०्ट/००/१८ 

०ट०ट/००/>० 

०ट०८/2०/>ट 
6) 


०्ट०्ट/१६७ 
२७०८/>8 
०ट०्ट/३७७ 
otot/hs 
otot/bb 
otot/hh 


otot/7tb 
otot/hbb 


otot/bbb 
otot/s? 
0t0t/8% 


०2०८ /0? 
otot/3h 


0to0t/7ob 
9७०ट/३ट 
०ट०८/8& 


२७०ट/०्ट 

otot/bh 

otot/oh 
3 


Joh ‘I ‘blirblie 10 [सक * 
loh  शाशा£ “1b 

Joh पु (शा 102 (81९8९ ' 

oh | (शा “Lb '0अरास) ७०७७ 


toh पु (शा “Ib 


"31108 





oe पा. 


B shlele 





toby भे IP पसा 


B ही]. 
ab पु 
‘ID ‘[SibsBy> 1020२९ > 


PR BR ७ ७ & 





Joh एकु ‘bible “ID ‘Abb पुझर० “1 


गणी “Igy ‘bible “Le 
वुरु 2५0 Mate LS 


fi lg ‘eRe 10 ‘pty “a 
fi ig ‘eve ‘abo a 


‘bible 


‘lah यु 


“Ip ‘Bh PS A Q i pp biolba “Ls 
oh पु ‘ 


bible “IP ‘ABR ‘|S bok ‘lA 
tf iy (डा 


1:82] Rie ‘PRIMES ९20 > 
[णी ‘I9} (शा “IP (२8३ > 
Joh प पाशा “1B “PAL >. 





loh ७ ‘bible 19 २8२ “1 








Joh एकु (९९॥४ “IP एभा. > 
fi gj “bebe 19 “pu “i 


Dip Al é ] 2 h 


h 


23 
ho) 
6)? 
08 
he 
8h 


ho) 
ho 


ho) 
ho 
38 


? 6) 
03 


h& 
he 
43 


28 
hh 
43 


९०९? [sll ४61212 


Slbmpilr ॥०8९| 81० 
जा 


Sbllr १२ 12139 


1०810 ०२॥५॥- 83॥२1>3| 


Sele पानारोर Jebel 
२५९३ NDIA AbybLS 








PB ७1७१10 1७ 
सढ रु. (४५2 





83७ ८111-12 1७|1२1> 


®ad Alleah lash 
Dl Bk] ७ bjs 


७७ Iplafle> tellecb 
ble Ink bes 


९0 ०8९ We 
रष AIA वहत 


0६२०७१) blAlbue late 








MPHILS SibBip > 


९18-७ [patie Laake 
£ 


०्ट०्ट/२३७ 
0t0t/23b 
0t0t/6)3b 
0t0¢/33b 
otot/hBb 
0t0t/83b 


०्ट०्ट/६३७ 
०्टन्ट/ट9७ 


०ट०्ट/७9३७ 
०ट०्ट/०१७ 
otot/shb 


otot/Phb 
otot/Hhb 


otot/3hb 
otot/hhb 
otot/8hb 


otot/thb 

otot/thb 

otot/bhb 
टे 


st 
र्ट 
He 
पटे 
he 
Re 


et 
te 


be 
ot 
ob 


2b 
6७ 


3b 
hb 
&b 


tb 
tb 
bb 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


Dale [>1019 
Ble [>1019 
Ble [>1019 


बस पि>0 


Yoh ७५% ७॥>७> ADP] ७५%] al 


Bok काण Bays 
Tok lbolie wale pie 





? 


५ hah 


tot /o/e otot/b? 
otot/$/6) otot/th 
०२७०८/०/३ २७०८/४ 
6) 3 
७39 
[शो ‘ka आ 
>] ३0 
(०९०९८ २९३॥> हाफ) 


Sak लिपि 
२५५ bla) 


th 
६8 


Shaite Acie 192९2 
oS . SS 








Pala Lalla th jain 


£ 
bile रश 


doe 
Poe 
det 


‘bh’ allie dD 


Ik 


‘le 


‘|pliza Pie [सार [Ble Allnlis [dd अका) [pally [जलक ADL b 1980 (०५ Nok [HE १७४ Ppp स्का LBcb& 111०108318 pip Ips 








[० 30 [झाट [Pile का [२०५ ७990 Alo र्क मका) [७39 SelbP Ibi Ip bile ॥२५॥२७२) hb आडे BAK 1८01012 8 खा २० [PAPE AD PINE सका) [Bl [२ 
९०७1७ Ale PES 1०७० Bo 100क pele 0७७१00 ॥२०७०९॥७७०> १. BIKES ADEA ‘Bile [Bd ADIL 191२9 S3 [नार lah “bale i> ‘SID पुर क ७०0 


Piplitb|h® PpiblaMk| [ABA 1९७७३ Prk 0३] poPbIa> Alb IbIE 0 BBS ७७७१ bE 0 ९०९७ पक Pk कक [bled pls--'otot/Hb -bfleb/In|ch op Leas 























अक [89 !१५९|॥& 
“ebb |S [4२ ple 
bb 20 2131156118 ॥२५0(8॥% "हि ‘Ib ०८९०2/३०/8ट 
bh 
२18३ ५७8 [pooh [२७१ [मर BDA 0७०2/७०/४७ 
Boh (2०0 
२8३ 21०) 1911010 [ROlb [(७४॥॥॥॥॥७९०॥१ 0७०८/६०/७६ 
०२8३ BWIAPS AIEUOWIING ०१७180. sboet/to/ob 
र ? 6) 


Bale फे 





otot/h8 


२७०ट॥ीट 


२७०८/६७ 
२७०ट/2७ 
3 














loh ‘Io ‘bible 19 ‘ABIL (1००७९) 


SS 


‘Is 


"1102921818 1820) ‘Ab BLE “1D 





‘ObINIAD| [Palle ‘Abbi > ९१ ‘Jah पु 





‘bInbIIS “ID 0०08२ ‘P13 Epa ‘1s 





loh ‘lof ‘bible “IP २९२ “1 


oh ‘Io शा? “IP. ‘Jacl [२२९ “Ls 


Dip Al é 2 h 





h 


hh 


he 
8h 


कु निमा 


९७ ॥७> ५ 


blab it 18011 ॥॥>(] 


fase elsp 1०.६ 
£ 





०्ट०्ट/६७७ 


०9टे०्ट/26७ 


0t0t/bhb 
०9ट०ट/०७७ 
टे 


oboe >श९] ७ (Ale) lah 


ee 


te 


bt 
of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


क्ट 


करि) [०४७ 
bib [0४७ 
bib [plata 
bib [pialalt 


fog 


IPPIB [PRIAIb 


करि) [०४७ 
bib [0४७ 
bib [plata 
bib [pialalt 
bib [pital 
करि) [0४१७ 


द्र 


14१२॥०॥> (५1019 


APO Ph (२1180? 


81 [PhIAlp 


Poh blpbos 
ro lsl>blp>2 bab Ink Woladhdh p ba 





0 1५8 मिपा 
bh 1५9 PPO Plic ॥२०७॥९ ए२४॥०२ए LAR hIP 








Poh (२० PhibeS 3४ 1009 
९॥2०8॥ |०७)> LORE [त besbipolnk 1298] 


Toh ००५९ blgllt ९ ७४ 


Poh क? ॥२यक 98 











oh क? ॥२क98 





oh क? एक 98 

‘oh 2 

All १ पिक bBh २१०९७० LOR {DPA 
LidbDeb bibs १1० LIPOIS क| क| [सारा 


oh 1५७ फवार (७ > ॥२५७१> 














Poh क? ॥२यक 98 





oh क? ॥२क98 
Yoh ना Alb Bibbs 


oh क? Ikelsb|h>2 





Poh [pipnie 
eh IbIbe Bib ०५ kek Joh 


122003 र 1.५8 001508 3५ ADIs 
क्ष 1.७२ Iblis 1३1०1२ 1७10२ 0802 








? 6) 


0७०ट//० २७०८/8७ 
०ट०्ट॥ी/8ट otot/bb 
०ट०ट/६/०६ otot/ot 
3b02/7/&b sbot/hh 
०2०८//8 ०ट०ट/28 
०ट०्ट॥ी/8ट otot/hh 
०2०८/१/? ०2०८/8३ 
ग्ट०्टीफीट otot/3h 
oto0t/b/& ०ट०्ट/३० 
१२७०८/४/2७ २७०ट/१ट 
१२७०८/०/० Sbot/Ph 
२७०८/०/& ०२७०८/७३ 
२७०८/2>/०९ bot/3h 
b0t/3/d db0t/b8 
atoe/b/hb ०्टे०ट/8 

०2०८/8/६ otot/Hb 
9७०ट॥ी/टेट 20०८/०६ 

3 


Dip al é 2 h 


{PRIMB [|S RLie ba 
७९७8 

[>१२०1२10 

पाम 


[8२९०७७ 

"h ‘db 0८९७ 
PhINB ““[ps'[S pile" hd 
[PHIMIb ‘Abell pie 


1820 ALA 





db 
be 
03 


ष्ट 
53 
56 
te 
3h 


ot 
hh 
oh 
88 
ot 


£0) 


ts 


h? 


8 REIDD [pos 





॥२७॥७ AbabIIS [> ]En bs 


५०३ 1910012 ऐर्की> by 





SibPRir Phe bie 


२७ [तकी bbIZb 





Sblb 2111 bbl lp 


Pllc REIDD (11-22 





परक ना) ७012 








(ob piship 18 
lors) PUGH ती 
२0 एरर Inte 


%॥७]क ABD ७19) 





५७६ 
59७९ 


8७९ 


६७९ 
tbe 
७७६ 
०७६ 


२०६ 


2०६ 
6०९ 
०६ 
hoe 
8०९ 
६०६ 
cog 


bot 


oot 


ot 
Ob 


2b 


6७ 
3b 
hb 
&b 


tb 


tb 
bb 


Ob 


१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 





wh (पाक? एकरे 
8 1:५5 फिका 

Yok हि 120 

Toh ८५) hile (bbl 


Poh (2०18 ७॥>७> A210] PID Pt 





PR 4५७ Whol INDIE Ipalbb| 
Poe coBuian es? 
0 1५8 मिपा 
Poh LBB 
L&h Plath SENOS ७०॥ी [both [Nb] 
oh 
[2215 > 1012 2 (टया [pep Yah PIpIPps 
oh ७२0 LBs क] 3९ 
गुळ 


blROPR Ecole 13815 1721912] 180 [R2| [> 














IPahslie LAR Eidheol 





oh LBA [lb (8१९ ०५ bile 





ISHS LAR Elcnoolr Plab [२५०> 





oh क? Ike 98 





oh क? ॥२यक ०98 


i) 
Toft bh) hile (3९ 
Poh घाक?>७ Lbalalp|p>2 
bIADbA ७४९ ०७१ त 1001300008 
? 








$b0t/8/3e 
b0t/8/ob 
$b0t/3/eb 
०ट०८/8४/७७ 
9७०८ट/2८७/४७ 
०ट०ट/३/०ट 
$b0t/3/3 

०ट०८/६/७७ 


०२७०८/१/६७ 


०ट०८/2/>ट 
२७०८/५/>ट 


०ट०ट/6/8७ 
Sb0t/7/he 


Pot/h/E 
Sbot/s/ee 
०ट०्ट/०७/३ट 
0t0t/3/3 
०२७०८/०७॥ट 


२७०ट॥/६्ट 


6) 


b0t/8h 
२७०८/७७ 
b0t/38 
otot/Bt 
2b0t/3h 
otot/st 
Sb0t/8e 
otot/th 


२७०८/६३ 


२७०८/०३ 
b0t/d8 


०ट०्ट/8£ 
२७०८/७७ 


9७०८/७8& 
२७०ट/०? 
०ट०ट/७०७ 
otot/th 
२७०ट/ट० 


२७०८/७३ 
3 


Dip Al é 2 h 


[> apple 





[Pap SIPsipa ‘bllpgole 
00010. 

1२२००१) 

00१10. 

पसार Ia 

falgjolle ‘phpile 
{lal "11१6 


Ipprb 


A) 


{pap (५३॥२ [plalbe 


06) 
hh 
A&R 
ट्ट 
oh 
ot 
ho) 
ot 


3h 


ho 
23 


he 
of 


2 
te 
08 
08 


te 


Bt 


>> [नार bald a 
1109102 ७३१२ [त 
जी > 1९0 10910 
lobbies ७२0४ ५० 
@lelh 29९ >ए-६ 
8९0 २७९ गाधी, 


PB LBS} क] 





bbe Toop} एभा 
(९९९१ (380 1:90 


Sabie >५[ >] 
ग ० Bp एत 


10121० "1७ 1012 
8७३॥२ ७८७ ७७ 
र्ती [Sb २५2 
ele bbl Spla 
Blab RAW AOL [ुसरशा 





Alribsafal bo bite >> 


hee 
gee 
eee 
eee 
bee 
०६६ 
see 
2ee 


Hee 


Bee 
hee 


BLE 
ete 


ete 
bee 
ott 
0७९ 


92७६ 


6७९ 


ve 
2६ 
He 
3¢ 
he 
Bt 
ee 
te 


be 


of 
se 


2e 


Oe 


Be 
he 
Re 
et 
te 


be 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


२० 


BIE [PRIAlb 
ASIa (PRIAlb 
ASIe (PhIAlb 
ABLE [PhIAlb 


Sas PLDI 
Sale PLDI 
२५९०७] २8 
२५१९०७] २8 
से PLDI 


oh (पक? करडे 


Poh LBB 
01२० pilose [eine bp क| १08 








oh Lh 1.५ Mbbb 


Ph साव? ७७७ BlAlbp|p>2 





oh 0२308 pla 
INE Ibibbh ble b 1२0286) DP Ip Ib RI bys 





oh 0 Bll b|pp& 


Toh लाक bib (6 
Poh bIAnLIe Lpbtabe 


oh पाक? एकरे 








Yoh (पारडे 1: 1000 ibd? 





IPshslie L&R Eldhol 





oh 1.५8 फिवर 
oR पारा? एफ फवार b Bh 





? 





otot/é/hb otot/hs 
otot/b/h otot/bo 
bot/h/3b २७०८/६३ 
२७०ट/ट/ट २७०८/६७ 
०२७०८/७७/७ २७०८/७३ 
२७०ट/2/टट १७७०८/१३8& 
ग्टग्ट/०/>ट  व्टेन्ट/क 
०्टग्ट/2/६७ ग्टग्ट/ळी 
otot/?/hb tot /2o) 
otot/s/etb Sbot/20) 
०्ट०्ट/०/७ ग्टग्ट/ट8 
०्ट०्ट/१/७७ otot/Ag 
otot/h/hb otot/st 
otot/s/ot otot/Ag 
Sboet/eb/Et ot0%/bb 
6) 3 

Poff ~2ale\ yh 


‘lap ADA 


‘Yee "ली biksep| 





1९०५१९२ 


[२1013 ही 1): 
[1७७७५ “ID “७11712 


bh ७९७९ 





et 


te 
hh 
db 


2€ 
He 
ot 
hh 


ot 
et 
ts 
08 
ot 
he 
h3 


‘btod [31९७ bb ‘[PHIAlb 





bbik ॥०[०[७७ NbbR 006 &h 





bBh bpidk plate — oht th 
Palle ७९1४७ हाता ४8९ th 








Ml [0 ॥क|£४ 288 bh 
०११ [७०% क pPhll ७08६ oh 
Pali ५115319 Sinls — BRE १8 
९७ 10८032 lable 8६ 28 
10111९ bls ॥9१ 888९ 68 


[न| ताता: ७७७  €68६ 38 
bh pips piste  ट8६ 58 


811 |" [lols ७8६ 88 
91०1२11. Bd 1८७९७ 08९ ६8 
९० 1१०९ ७४७४ 2६६ ts) 











213110 1-५] 110108 0६६ ०8 
981९ Bip हेय 9६६ o8 
é टॅ b 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


२७०८/८७/ट 


२७०ट/८७/३ट 


Sbot/tb/Ee 


Sbot/tb/te 


SbOt/eb/Sb 


SbOt/eb/Sb 
SbOt/tb/db 


dbot/tb/to 


dbot/tb/Eo 
dbot/tb/Eo 


Ob 


पगार] 
६२०10 
पडसे 
प्या 


Sbot/EO3R 


$b0t/8338 


Sbot/ERRO 


$b0t/3b38 


Sboe/eBEb 


dbot/bBEb 
$bovt/S3eb 


Sbot/Stas 


bot/otAy 


Sboet/htas 


EERE ~ 





[pdb १109 (६ हस 0७०0 [eb [be विनी (टे स EO Ih Al ADEN (७ ॥०[७०1 ९ Ip ३18 २०0२ "टि 718 ०७ १२1४७--०९०८/६५2०६/७ स '७५४/ट-९|॥00 legs 


bre 1229219 h&R ७1८०९० 





bre 1229219 (९3 1८९० 





bre 1229219 (९3 1८९० 





bl ०1४५०0 Di bie (२५२२१ 





Pb Pibhie LSB pipalh 
‘Deh 


|| (स०?18 bl slid bliep a 


KI N 








217 irlAR bIAliolte bl ELL Lhe 


BS) N 





PRE Pil BIAS PIR a 


Pw N 


Ph ५२] PLANE (2००२14० 





? 


२७०८/७७/७० 


$bot/so/to 


Sbot/ho/Bt 


b0t/80/7b 


SbOe/RO/RE 


Sboet/Ro/ht 
bot/ho/ob 


9७०८/>०/६७ 


२७०ट/2०/2० 
२७०८/०७/>७ 


6) 


<blee| 
oh 


wy 


"1:13 [318118 bok, Pphp| 





es) 


‘pap 38 ‘Apbbiolpole “hd 





wy 


"1 Blok °C 'b (30818 





es) 


‘dab ‘AIBB ADR ADE 1733 





BAIDU “SIA “bl विवा 


es) 

SAID UE 

92 ‘bl ‘bb [088 31: 

SAIPID ‘Sd ॥:>8 ‘pap sha 
3 





Ih ॥21>सप 


"> हुप. 


He 


He 
ts 


03 


h8 


08 
43 
2६ 


03 


76) 


hb 
bb 


२1२1७ bib Sp bislpo|h 








७1२० blAD Role 180 


SQ] 1५2०१० [eat 
hah ७0०१९ bd 


Wah Ib Leif bs<b| 
hah [७९०0-१९ bd 
12101९] blalip by Je [PD Es 


ABI 1:0151204 1७1219 





& 


bib (सय 


०२७०८/७8& 
०२७०८/०६ 


Shot shh 


Sbot/hb 
Sbot/th 


Sbot/Bh 
Sbot/sh 


9७०८/०४ 


२७०८/>७ 
dbot/bbb 


£ 


ABE 
त गुत 


‘le 


{Pab AlpO ES 
[२ Alp Es 


lb |b shill b| 


{Pab Alp Es 
3011812 ADEN 


3011812 ADEN 


3011812 ADEN 


bles 
EAP th 


Ob 


Is 


‘Sle BR ॥ना 4 PRK lolb#Hbo |} 1a Rye Bp bo 4४४४ [plik [२२२७ Diirsep te 1129०02 bal (४. 860 plas Alb AINA ०२१७] ०8१०६ फेणी 




















Balle फे 


bepinik शिना? [० कार Leb [31१२]॥892 [Albi ७७९| 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


२२ 


0t0t/30/bb 
०ट2०८/६०/७६ 


०ट०्ट/३०/३ट 


otot/30/tb 


०ट2०८/६०/७६ 


otot/to/ot 
otot/to/ot 


otot/ho/3o 


०ट०्ट/8०/३ट 


०2०८/&०/६८ 


०2०८/8०/६८ 


otot/Ro0/Ee 
०ट०८/६०/% 
२७०८/2७/३८ 
Sbot/tb/he 


SbOt/tb/RE 
o8 


ग्टग्ट/8०४ट 


०ट०ट/222७ 


otot/sbbe 


०्टेण्ट/टटीटे 


ग्ट०्ट/०ट७ 


०ट०्ट/६22 


०ट०ट/७08७ 


०ट०2/७8ट्ट 


OL0C/PRLE 


०ट०ट/8ट७ट 


otot/etbe 


ot0t/bebe 
otot/te3b 
Sbot/toho) 
२७०८/229७ 


२७०८/७०४१8& 
9 


‘PRh 
|| bibots blslé bllep a 


BS) N 





bre 1222932119 hAR ७14०७० 





‘PRh 
|| bibOts bl slid bllep a 


BS) N 








217 irl Ab (२110112 BPEL nes 


KS N 


‘Deh 


|| bibOts bl slid bllep a 


BS) N 








217 irl Ab (२110112 BPEL nes 


BS) \ 
‘PRh 
|| स०?18 blsldbllep a 


KI a 








PRE १२१ blAlsite (२९) Lhe 


PRE १२ (1011012 (९१९ मर 





‘PRh 
|| स०?18 blsldbllep a 


2101169119 [2101009 122 [pa 2h 








PRE १२ (1011012 (९१९ मर 








Pit १||७२ Of ihi> Dba 


Plo १०५७ त f'fp lp 


PRE >: 0101101192 (२९) मर 





? 


ग्ट०्ट/६०/७ट 


२७०८/०/०७ 


२७०८/०७/७६ 
ग्ट०्ट/०/ट 


Sbot/bb/ht 


२७०८/8०/>ट 
२७०८/१०/टट 


०्ट०्ट/8०/ट 


२७०८/०७/६ट 


०ट०ट/8०/३७ 


0t0¢/80/7b 


$b0C/60/db 
$bo0t/6)070 

$b02/70/2e 
b0t/b0/eb 
b0t/80/st 


ही 





SALI els "1:10 


७२१] ‘bial bb 1२] 





SAID '3111:012099व| 


म भु | विमल] 
mes) 
"93 [२8 ‘OLS Adele he lee | 








ShIPUAD ‘lb '- & ०20२] ९०९ 


SIMU “SL [2212 ' ० aha 
ak? 

SADIE ९७0 

ग मिसर 

लै ७ '318९) Bi 











शै ०[> ‘SIA 218 '311-2218४ 


mac) 
‘OLS ‘bf मिपा 2 Bop] 


J £ £ 
SALE ‘Ql Nop Dole ‘LEO poe 





न ‘ef 12 (0४ 


न॥०|> th 'b [क पे 





टं 


Dip al é 2 h 


bo 


He 


७9 
hh 


06) 


06) 


3¢ 


e8 


of 
bh 


£0) 


28 
3h 
53 
ot 


०2 





"कक केप] Lalo Le 
छिकाना > Bipble 


एन 0 ना: 


९०१012 & 10122 felblel be 





hah ७९०१९ bd 
शेप एम यक 


२१५७९०1 Able 12२१ 





Spb lit 111001६ 1०६४ 


[ple २६०७० Ind} 
Sbligh २१७७०१ ॥०1॥-२ 
hah ७९०0-१९ bd 


९1५1३1२ ९|> lp Alles 





bRUS 01019 810. 1101019 





Q 
a 


otot/ot 


dbot/obb 


Sboet/stb 
otot/e3 


Sbodt/beb 


Sbot/bh 
१७०८/६७७ 


०2०८/88 


9७०८/६७७ 
otot/ot 


०ट०ट/28 


२७०८/७>? 
२७०८/३> 
२७०८/०> 
bot/2o 


१२७०८ट/८& 
टे 


3011812 ADEN 


301812 ADEN 


पटे 
he 


Re 
et 


te 


be 


ot 


db 


2b 


6७ 


3b 


hb 
&b 
fb 
tb 


bb 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


OLOL/HO/bO ०८०८/०००८ 

०८०६८/४०/०६ ०८०८/४११८ 

०८०८/४०/०६ otoe/eHe 
0 ? 


bre 1229219 h&R Kichol 


[pap ले '>क९९| [Pipa “bER 18 





PRE १२ २101101192 (२९) मर 


12१४ 'नि९| '1७| [२०७१-०2 0७ 
ह SS UU 








PRE १२ २101109112 (२९) मर 


6) 


५ eho 





शी] ‘ID ‘Abe ‘Lh “Bh he 
3 h 


1030. Rb 


"रही. 





॥२>२>॥) blAPhlalr blebs 


Belk lab Rabie 








loli 0 ALP Bl 


& 
bib BIPRE 


bot/33 Ile Shilnp|€ 
otod/th कारन टे 
०८०८/6४ dlls शो ७ 
£ टे b 
(दस. 
2208 Kiplh 'क£ 





‘Bile Pk ७०0११ PAIK 1॥091०52 90७ ७9७० 'क [२ (९10२७ 0134१०९ 1209138 1०७०1० 10 86 bd ‘Ob सप ० ०७% 301100) 1232) 
७० [pdb ALPE '8 0-२ ७० क: सी 'ट 0-2) ७७०७ Mb APE '७ 99110९ Ip २३३ AAIDUD 'ट 110९) २९ KU th--"0t0t/87th/LPAIh '७/2-९॥80 कक 





'ी|०॥> ‘Aaa ०0 





"टचा पति ७०0 dil Bhs 
Ig [क 0189 [pi ७ 





प्या ७२४. 18 


०ट०्ट/३०/2७ o0t0t/bB8e 


०2०८/६०/३७ ०ट०्ट/४७० 


०्ट०्ट/३०/७७ ०ट०ण्ट/5०४ट 


28 ठे 


"Pek 





Selb 028 BIslpb[kd2 otot/30/bo 


N 





Pkt ५२ 1011011 [ro 820 


0 313: 


49९ 028 BIAlpb[kb& otot/to/to 





N 


? ही 


२७०८/2७/६ट 


BQ Alls 








SHIDIE ‘lp Mb ४५१ 


shIPID ७ [bbl dbp PR) 08 





|: y 


fh abled) leaks 
lle 1 | पाडा 


Ibe 105012 [७3 


x 


"०2०९ ७७ 2 व ०09 


०ट०ट/०७ 3182 ADEN 


०७०८/६७ |Pab Abb जट 


०्ट०्ट/७ 


IIb Alls p He 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


२४ 


०्टग्ट/२०/>० 
०्ट०्ट/२०/>० 
०्टग्ट/२०/>० 
०्टग्ट/२०/>० 
०्ट०्ट/२०/७० 


०2०८/2०/2० 


0t0t/20/db 


C0 /H)10/e 


00 /H10/e 
0t0¢/610/bb 
0t0¢/610/bb 
0t0¢/610/bb 
0t0¢/610/bb 
0t0¢/610/bb 
0t0¢/610/bb 
0t0¢/610/bb 
0t0¢/610/bb 


०2०८ /0०/8० 


०्ट०्ट/३०/०६९ 
र 


०ट०८/६०७& 
०्ट०्ट/२००8 
०ट०्ट/26७६ 
000C/b7b8 
०ट०्ट/०>७& 
ग्टग्ट/ट6£ 


०ट०८/४७>६ 


०ट०८/६११६ 


०ट०ट/०१५8६ 
०्ट०्ट/>2७2६ 
otot/3bee 
०ट०्ट/8७2६ 
०ट०८/७७2६ 
०्ट०्ट/६७2६ 
otot/obee 
ग्टग्ट/ट७2६ 
०ट०2८/७७2६ 


०्ट०्ट/86०६ 


०ट०८/५&>ट 
? 


PRE १२ २101109112 (२९) nes 


SHIPIE ‘SIA ‘bl 9 9-8 





21२५ ५२] (सल? Bish bi poe 





Prk १] 1008 सवाची 





Phi परप 192 > परे 


७२७. ॥959॥9 ७० All Heb |S 





ShIDI ७ '31:1:% 
SIDI ७ ‘lao lle (न 











Prk [rb 1008 सवाची 


PRE १२1१ २101109112 (२१९) र 





‘PP |७॥३॥18 
५७8 Yoh कफाची LBB [81:2९ 








७२७. [Bp Ue biel All Heb |S 





Prk १] 1008 pildnch 





Piet ५२] bliabD ts Bish bI poe 


Piekt Cp irl rab (1011019 120000 





bre 1122292119 h&R ७14९० 


SAIPIE ‘SIs [8 11-19 '2/९ 


लै ०[> २0812 1100101७10 





ma) 
‘PIbP OH [belie 'b 9 oh 


SAIDIE ‘AlbUESIIE (| ७-९ 








SAIDIE ‘ALEIENIE ‘cba 0121-08 


SAIPIE “|p [PIPE विरत 





SAID 0111: ॥२ 9५७18 ADL 





७२७. [Spe ० All Heb |S 





Prk १] 10008 सवाची 


SADIE 21२1१ | ७७२ ‘b/h 





Prk [rb 1008 सवाची 


०1:8७ '1115[५0 120231 





SAID RAIS 021०) “Alb oAlb 





01२५ [rib Of ihi> bbs 





Dek [0121118 (५९७३ 11२९90 


Prk [rb 1008 सवाची 





6) 


SAIDIB 191002 ‘BipIh [७७ ‘7 
‘ots shllnb| (808058 Abb टे 
भु 


Dip Dal é 2 h 


613 
oh 
rh 
he 
ho 
e? 


of 


06) 


te 
58 
he 
25 
he 
oh 
25 
3h 
hh 
bh 


28 


101822 १९ In a> 
bet, bbiboh Ushi 
Cbs Hipible 1212180 
[ed oleic pd 

[ed oleic pd 


\jobbB pEIDD 1911108 








12 ४०५ 3210102 


Bla BES ADS 


[poh 1०1०1२ ७०८०1 





७१७ 1०1०७ [सडे 
Bale १1 ज्यू 
टे lke [rnb 
Palle 921९६ Jel blte 
9120018 Tala 108 

eS Ipoh Lhe bel 
IbB bIAbBIA Sh 


]२०७1२. पाड Im-RS 


otot/hs 
otot/b3 
otot/Hh 
dbodt/Bbb 
ot0e/7t 
otot/t3 


otot/hbb 


Sbot/oh 


२७०ट/७8७ 
०ट०्ट/36 
ग्टग्ट/१&8 
२७०८/४३० 
otot/ht 
0t0t/t6) 
otot/bd 
0t0¢/b6) 
otot/oh 


०2०८/8० 


०ट०्ट/३७ 
t 


का: Suey 
toe abu 
toe abu 

01182 ADE 


AIBb ADEN 


Ib shill b| 


301182 ADEN 


{Pab Alp Es 


01189 ADEN 
01189 ADEN 
01189 ADIN 
011809 ADIN 
01189 ADEN 
01189 ADEN 
01189 ADIN 
011809 ADIN 


SIBb ADEN 


31182 0120). 
टे 


ट्ट 
be 
ot 
db 
2b 


6७ 


3b 


hb 


&b 
tb 
tb 
bb 


Ob 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


०ट०ट/6०/टट 
०ट०ट/6०/टट 
०ट०ट/6०/टट 
otot/2o/hb 
०ट०ट/6०/टट 
०ट०ट/2०/६७ 
otoet/70/ob 
०2०८/2०/?० 
०्ट०्ट/००/५७ 
0to0t/so/hb 
०्ट०्ट/२०/७७ 
०्ट०्ट/२०/७७ 
०्ट०्ट/००/७७ 
०ट०्ट/२०/७७ 
०्ट०्ट/२०/७७ 
०्ट०्ट/२०/७७ 
०्ट०्ट/००/७७ 


०ट०्ट/२०/७७ 


०ट०ट/७०/8७ 


0t0t/0/6)0 
र 


otot/bhht 
०ट०2८/६०६६ 
०ट०्ट/००६६ 
ग्टग्ट/ट6ी6ी६ 
०ट०८/25६६ 
०्ट०्ट/६७७६ 
otot/stHe 
otot/t3og 
०८०८/५>88 
0000/8788 
०ट०्ट/६७३७ 
ot0t/tb 3b 
०्ट०्ट/२०४७ 
०ट०्ट/६०६& 
०ट०८/७०६8& 
०ट०८/३०६8& 
०ट०ट/०६& 


०ट०८/>०६8& 


०्ट०्ट/१6७६ 


०ट०्ट/8०७& 


? 





Prk [tb 10008 pid 


Pht परप blalislie & ‘lp ‘fp 


७२७. [Sp Ue ० Alle Heb |S 








PRE १२1 blast (२९) Lhe 


PRE १२ २101109112 (२९) nes 





Prk १ 1008 pid 





0४ lel ५83 | 0 





७२७. [Sp le ० All 8 





Dhak कभ लमान? ७ > 


217 bile (1011012 [ea bbp 








Pitt ५२ 1010112 1722312] 





PRE १२1 blast (२९) मर 


Pb [3018 LBB २000 


[झा be पॉव Ih bib 





SAID IED 0५18 DIX ‘AlebL hl 
SADIE '> 10 ‘Lae’ 

ष्र ‘ ‘ 
ADIPIE ‘[Pab १2116 “h/ob 


SADIE [Bib [Plas 





[झार be blob Ih bib 
[झाट be blob Ih bie 


SAID (कर्क (12२03 “619 





SIDI '0111-0:)18 





[झाट be blob Ih bie 
[झाट be bls Ih bib 





SAIPID ‘blir ९ B[pIhO Lbs 





bbb [913010 LBB Pipalh 


0४ lel ५83 | 0 





Phi पप 19 ‘lp पे 
Phi १२७७ 19 2 ‘lp परे 


Pht परप 19 ‘lp परे 





Ph १२ BIAS 2] वि 


bre 1229219 (९3 ७1८०९० 





6) 


[Prb 8115 ‘Oh [९७ टे& ‘te-tob 


SHIDI 18010 ००३५ [क] (918४ 





1०) 8012 
[झा be पॉव Ih bib 


SHIPIE 208118 dbx Blobs 








SALP IE els “DUBE Ale bl PQ 
ec) 
SDIB IE 
‘SL '९| ‘Abbie (७ ABLE AR 
3 


Dip Al é 2 h 


oh 
2६ 
&? 
3h 
h3 
43 
06) 
08 
58 
he 
oh 
th 
83 
oh 
08 
03 
58 
58 


hh 


he 


hah [७९०१९ bd 
२५18 [phbial llalmile 


blab ABIBPI Sista 
pS SI N 








२५२७०1७ 1१1७ 010908 
hah [prolbic bh 

Hed ७०९०4४ bi 

alpind Bloke} 1९ 

felt Tob) be 

lolrie REIDD 182)1119 

hah [protic bh 

hah [७०७०४ bh 


@plop felt lela & Lp [21d 











०915 Im>h ७०1७४९ 
२९५२ नार LEAS 
PRIN Ib BA 2180 

hah [prolbic bh 


[pour Imblal 9002 








क वेली [PIF 





४०२० पि पकी. 
8 


०ट०ट/७०७ 31802 ADEN 
०्ट०्ट/१३ 011802 ADE 
otot/ho 01180 ADEN 
२७०ट/८४ १1180 ADE 
०ट०्ट/83 01158 ADEN 
Sbot/P0b 3180 ADEN 
०्ट०्ट/३६ 01180 ADEN 
०ट०्टे/3ट | Ab ALPEN 
०्ट०्ट/६१ 011802 ADE 
०ट०्ट/35 011802 ADE 
१२७०८/०४ 01180 ADEN 
१७०2/७ 318७ >> 
१७०८/८8 318७ >> 
१२७०ट/ळ 011802 ADE 
dbot/0? 080७ ADEA 
१७०८/१७ 318७ >> 
dbot/btb ALS ADEN 
Shot/tth —- Alb ADEA 
०टन्ट/ळी lb Shilo b| 
tot /Het 011802 ADE 
£ टे 


ts 
b& 
08 
ve 
2€ 
He 
Be 
he 
Be 
ee 
te 
be 
ot 
re 
2e 
He 
Be 
he 


Re 


et 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


२६ 


०्ट०्ट/२०/३ट 
ग्टग्ट/२०/>ट 
०्ट०्ट/००/8ट 


०ट०्ट/२०/8ट 
०्ट०्ट/००/8ट 
०्ट०्ट/२०/७७ 


०्ट०्ट/२०/७७ 


०्ट०्ट/०/०ट 


०ट०ट2/2०/6७ 


0000/70/be 
otot/Po/ot 
०ट०ट/6०/टट 
०ट०ट/8०/टट 
०ट०ट/6०/टट 
०ट०ट/6०/टट 
०ट०ट/6०/टट 
०्ट०्ट/०/०ट 
०्ट०्ट/०/०ट 
०ट०८/४०/७० 
र 


0t0t/8H38 
otot/tO3R 
otot/htta 


०ट०्ट/६६८8 
०ट०८/8६८8 
०्ट०्ट॥००& 
०्ट०्ट/३००8 


०ट०्ट/००8&६ 


०्ट०्ट/७22६ 


०्ट०्ट/२०६ 
०ट०ट/3३७6६ 
otot/ohee 
OC0e/SRhE 
otot/hhet 
otot/thet 
०्ट०्ट/३5६६ 
०ट०८/७१8६ 
OCOL/RBRE 
०्ट०्ट/85६६ 


? 


PRE १२1१ २101109112 (२१९) र 


नो० ‘Pdalch ०३७ hs “376 





PRE १२ 1110112 (२९) ns 





bre 1229219 h&R Kichol 





Prk १] 1008 सवाची 


[झाट be पॉव Ih bib 


SAIPIES '|>०1. [BID ‘AIBB "E'S 





nec) 
७0 '६ 10 ‘Airblobh, 19-69 





Phi परप 192 > परे 


Prk [rb 1008 सवाची 





Pk blebs ५63 | 0 





bre 1229219 (९3 1८९० 








217 ५२११: (२171191192 11220०२14२ 





[२५ [el ats (साल? (९-314१२|००४ 





PRE १२ 1110112 (२९) ns 





Prk १] 1008 सवाची 





[२५ ५२] blfabD bs Bish bI poe 


७२७. [Spe ० All Heb |S 








Prk १] 10008 सवाची 


bre 1229219 h&R 1८९० 





[झाट be blob Ih bib 
ARIPUD [कासा र| 
[झाट be blot ॥३0 bib 
es) 
“bib [२० ‘Alb >> ‘HEE 
es) 
‘pPlb ‘Ip’ SB 3011-00 ‘Rb 
shIPIb ७ 3021018120 ‘he 





[झाट be blob Ih bib 
ShIBUA ‘Adak ‘b'H 'D 
1०9 "b'B '8 ‘07h 


Pibboppte ‘ [Po Ir Lin bs 





ली [ol MKB ‘bh 


SAIPU ‘b-fp '32७ ९०९ [७18५ 








PRE १२१ २101109112 (२९) मर 





PRE १२1१ २101109112 (२१९) र 


6) 


SRIPUD '५७ क$ ‘UU ७1340 
[झाट be blobs [bh bi 
3 


Dip al é 2 h 


06) 
08 


he 


6)3 
58 
he 
oh 


08 


db 


23 
23 
08 
2h 
28 
h& 
3h 
7 
08 


43 


lash 1251032 _>[५०७४]०. 
hah [७०९ bh 





Mbbofs mb Ire [Soh 
hah ७९०0-१९ bd 


(3 abo Ime Fallab® [min ale 


hah ७९०१९ bd 





Stele 11-२६ 
pele Ry BD pl pal 


७1७ In bls 11300 

Qh BIA lbs सुसर 
७>९९ क) 
गिर वी 
शु९1 ४० EAB 
aBile fellate 1०७1७ 





8[91> २२१०७1५ InPIAlb| feb 


सि belek [pelle 


bIA JnlAb ‘a blapafela 


hah [७९०१९ bd 
8 





Sbot/8ob AIS ADEN 
Sbot/bhb 01७७ ADEN 
tot /st 011802 ADEN 
otot/te AIBb ADEN 
otot/tt 011802 ADE 
6७०८/६? Alp ADEA 
6७०८/ट७ 318७ >> 
Sb0t/?8b Alp > 
१७०८/६६ 318७ >> 
०ट०ट/०? 1काार shill b| 
otot/ta lb shill b| 
otot/tob 1802 ADEA 
Sbot/7tb ७७ ADEA 
otot/hs १01180 ADE 
bot/Ro AIBb ADE 
0000/86) AIBb ADEN 
०ट०ट/8ट AIBb ADEN 
otot/to १01180 ADE 
ग्टग्ट/ 011802 ADE 
£ टे 


b3 
08 
oh 


rh 
ही 
3h 
hh 


8h 
th 


th 
bh 
oh 
०8 
28 
AR 
38 
58 
&& 


£8 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


0t0t/ob/30 
0to0t/ob/30 
0t0t/0b/30 
0t0t/0b/30 
०2०८/०७/०७ 
०2०८/०७/०७ 
०्ट०्ट/२०/७७ 
०्टग्ट/२०/>७ 
ग्टग्ट/२०/>७ 
ण्टग्ट/२०/ट 
०्ट०्ट/२०/ट 
०्ट०्ट/२०/ट 
०2०८/०७/?>० 
०ट०्ट/००/०६ 
०्ट०्ट/०७/६० 
otot/ob/to 
ot0t/90/0€ 
otot/90/o€ 
०्ट०्ट/००/०९ 
०ट०ट/००/०९ 
ot0t/90/0€ 


०2०८6 /9७/७० 
र 


०ट०2/३०28& 
०्टग्ट/2०28 
०ट०्ट/००>8& 
०ट०८/७०28& 
०्टेग्ट/2298 
०ट०2८/७2०8& 
०ट०्ट/8०६8 
otot/eths 
०्ट०्ट/8258& 
०ट०्ट/6४8 
0t0t/?7638 
0t0t/SO3R 
otot/eetss 
otot/otag 
0t0¢/HHC8 
ot0t/BHL8 
otot/PhAR 
0t0t/o3H8 
0L0¢/b 308 
otoet/shag 
otot/Mhag 


otot/toag 
? 


bre 1222219 (९3 Kichol 





SAID IE २०1. 8॥1[क “dlp [barks 





[२५ ५२] (साल? Bish bI poe 


नै ॥०> ‘AIBB “E'S २08008 bLaldsch 





Pett ५२ PlAlinte [hos 29}0| 


SAIPIE ‘ABE TeIhoA ७०७१-1० पडे 





Prk १] 1008 सवाची 


Prk [rb 10008 सवाची 





Prk [rb 1008 सवाची 


ष्र ‘ 
00191) SAL hed ba halle 1०23 be 





SIP IP ‘AlrebAINIA ‘O8b-[p 


SIDI ‘hed [WAlIEEA (रात felt bs 





bre 1229219 (९3 4७० 


SID | '>१७॥० '५७ 0७182 ‘PRE 





Pht Prise 192 ‘lp परे 
Phi Pirie 192 > परे 


PRE १२ २101109112 (२९) nes 





Pb Pibhie LSB Pipalh 





७२७. [Spe ७० All Heb |S 





Prk || पस? ९४%] pod 


bre 1122292119 (९3 ७1८०९० 


[झाट ७७ blob Ih bi 
[झाट be blob Ih bib 
Sd role 20112 Kbl bb} “89/5 


MAID IB '1७% ADS 1061/9338 





ष्र ‘ ‘ ayy 
0111195. “Ady “AID "B'S 








ष्र ‘ 
SAUDI (2021012 18 [lao 


1811118 





Prk [rb 1008 सवाची 





Prk १] 1008 सवाची 





Phi परप 192 > परे 


[२५ ५२] (साल? Bish bI poe 


SAID ‘eb मै ७]: 


| 
| 
र्ण 


ली1०[ 31-८8 “Ob 





SAIDU ‘Alb “Ob 





[झाट ७ LYskR Ih ble 
SAIDIE पक राम ति 





21२५ ५२] (सल? Bish bi poe 





SAIDUS 3111-12 LOAD AL EE 





SHIPIE '1| 21१२७०५१७४ 3९७10 








[२५ ५२] (साल>28 Bish bI poe 





७1 [091३01९ L@p ४ BB 


SAIPIE “bla. 2 (० 1315 





PRE १२ २101109112 (२९) nes 
6) 


SAIPID ‘SLA '९ PRIMES 4१७०२ 
3 


Dip Al é 2 h 


ही 
be 
ot 
28 
hh 
03 
28 
hh 
oh 
hh 
be 
3? 
He 
He 
3 
06) 
58 
8h 
$6) 
03 
He 


30) 


Bab Lmolp Bip 

bat PIPBIb Dplin 
स्स (hla Dip 
२५९ २३० शी: 
[> ७४1७९०७ & [pls 2] 
२५७२ Db शेता 
७१8२ 111710 ती, 
hah [७७४ bh 

[ge ७२९०-४९) 
शष ७२११९10१4९ 
९५ २५] २५४ 
Bua ‘LA Dok 0918 
le Shih Pills 

bale PEE INI pale 
APPAR [ple 19 2002 


120918) BIRPAINS [blr 100918 








hah ७९०0-१९ bd 


> 1101010 1 र्म्क 





॥८॥8॥० ७३-७३ 21901 


एम तत्व तवय 


Alb bal [Path Ina 








>१॥ 1011612 1-8 





& 


०ट०ट/३०७ 
Sbot/otb 
otot/s? 
otot/t? 
otot/ob 
०ट०८/७४ 
०२७०८/६७७ 
oto0t/bb 
०ट०ट/82७ 
०ट०ट/७७ 
०2०ट/6? 
bot/od 


ग्टग्ट/१& 


30182 ADEN 
01182 ADEN 


301182 ADEN 


011809 ADIN 
01189 ADIN 
011809 ADIN 
01189 ADEN 


3011812 ADEN 


1काार shill b| 


Pbot/Eeb कार शी 


otot/t0) 
0t0¢/26) 
otot/bh 
०ट०ट/92७ 
0t0t/33 
otot/hh 
०ट०्ट/३० 


otot/3h 
¢ 


01189 ADEN 
011809 ADIN 
01189 ADIN 
011809 ADIN 
01189 ADEN 
011809 ADIN 


30182 ADEN 


lb Il shill b| 


टे 


६2 
t? 
b? 
0? 
ळी 
96 
60 
30) 
ho 
80) 
६6 
टी 
b6) 
06) 
83 
23 
013 
33 
43 
83 
€3 
e8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


र्ट 


०ट०ट/०७/2० 


०2०८ /09७/6० 


0t0t/0b/70 


otot/ob/7o 
otot/ob/ét 
०्ट०्ट/०७/६८ 
०्ट०्ट/०७/६८ 


०्ट०्ट/०७/६८ 
०2०८ /Ob/0 fel 


०ट०्ट/००/2७ 


otot/ob/so 
०्ट०्ट/००/2७ 
०ट०्ट/१०/2७ 


०्ट०्ट/००/2७ 

०ट०्ट/००/2७ 

०ट०ट/००/2७ 

०ट०८/०७/४० 
3 


०ट०्ट/६७१& 


०ट०्ट/७७१& 


otot/tbss 


०ट०्ट/०७१& 
०ट०८/६>०४७ 
otot/t7oh 


otot/&70h 


otot/b70h 


०ट०्ट/३७७४ 


०्टग्ट/2६88 


०ट०८/१8१& 
०2०८/2288 


०2०ट2/०2०88 


०ट०्ट/०६88& 
०ट०्ट/७६8&8 
ग्टग्ट/ट2१& 
०ट०ट/००१०& 


? 


Pht 4१२७२ best, [011 191110) 





७२७. [Spe ble Alle Heb |S 


AY 


‘OL [28 “Aleb belie “7b 








bre 1229219 h&R 1८९० 





Pb Pibhie LSB Pipalh 


Ph ५२] (२101101192 (2181)] Sip> 





[२५ ५२] blfabD ts Bish bI poe 


नै ॥०> (8 301] 99००७1७ ‘20€ 


mes) 
"1309 ‘[PRIBIB 1-01>0 ‘He 


ey % नकी 
SAID IS > PIES '१॥:-10॥०६| '299 





Prk १ 10008 एसवीवी 





‘Pek 
|| bibots blsld bllep a 


Pw N 





SIDI InP ‘1D ‘ab ‘Lh “B 
‘SIP US 


‘Ss स ‘ALE Abe S| 00९ 








217 birlrAR bIAliol te (९९! Lhe 


Be) ‘\ 
“Pek 
o X 
be 21k Ohl bbls [po Pl 8 101 





1210112 AB 5 [8121121042 





PRE १२1 blast (२९) मर 





Prk १ 10008 एसवीवी 








Pit [rib Of ihi> pbs 





Piet ५२] (साल? Bish bI poe 





[२५ ५२] (सल? Bish bI poe 


Prk १ 108 एकीची 





6) 


SADIE ‘Lbs [>| १०10 Acblz bis 


A) 


AhIb IER 


3 i) 

[झाट be bls Ih bib 

SAID '312 pda ‘tb/eBb 
mes) 


"> भो] [908018 २९४७३०९ 








तै1०|> > Bib bib 
[झार be पॉव Ih bib 
3 


Dip Al é 2 h 


03 


06) 


h8 


to 
oh 
th 
hh 


rh 
hh 


te 


ts 
58 
2४5 


of 
th 
०& 


h8 


०12150 ७०9१ [dha 








8५1१०२ 11001: 10132 eal 





९६८०७ bkibbl Ss 
NSS चि SS 





@hitt Plo (०12032 (टे 
Phi, Pi Jolaba (७ 





loftth 31102 Sb bls 





{polls PARE 10008 


७10९ 108 % [late 





Ker 1000२६10९० 
२५२९००७ [on RI 1. 


०७ 1२०3 [pelts 


७४७०९] Ime ool 
hah (pao|bie bd 
२५ inf 0९] 


bbls bdip [bh 





PirbS [01 181५० 


पुर [pamlble don 


Hed ७०९०4४ bi 
8 


otot/s? 


२७०८/७? 


०2०ट/2७ 


otot/ha 
0t0e/70 
otot/o? 
०ट०ट/७०७ 


०ट०्ट/३७ 


०९०८/8७ 


०ट०ट/8ट 


Sbot/hb 
otot/ho) 


०्ट०्ट/१०७ 


otot/b3 

otot/dd 

otot/t? 

otot/hb 
£ 


301182 ADEN 
3011812 ADEN 


3011812 ADEN 


3011812 ADEN 


301182 ADEN 


30182 ADEN 
3011812 ADEN 


3011812 ADEN 


01189 ADEN 

01189 ADIN 

011809 ADEN 

011809 ADIN 
t 


2d 


ठी? 
38 
hd 
8% 


£० 
ट्र 


bd 


०? 
१2 


?? 


6)? 
3? 
h? 


82 


२९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


otot/bb/to 
otot/bb/to 


otot/bb/to 


०2०८ /9७/७० 


०2०८ /9७/७० 


०2०८ /Ob/bo 
otot/ho/db 


०2०८ /9७/७० 
०2०८ /9७/७० 
०ट०ट/००/३७ 


०2०८2 /0७/20 


otot/bb/to 

otot/bb/t 
otot/ob/Ho 
otot/so/he 


०2०८ /9b/70 
0t0t/80/Rb 
१ 


०ट०्ट/०289 
०ट०८/७289 


०्टग्ट/2289 


०ट०्ट/२६७8& 


०्ट०्ट/8868 


otot/htag 
०्ट०्ट/०8६ट 


otot/PEAR 
०ट०्ट/३६७8 
०ट०्ट/०६8& 
०ट०८/७७१8& 


otot/hOBh 
0t0t/308h 
०्ट०्ट/8७१8 
०ट०ट/०ट& 


०ट०८/३७१8& 
otot/hB8R 


? 


PRE १२ २101101192 (२९) मर 





२७. [Spe ० All Heb |S 





bre 1229219 h&R ७1८०९० 





‘PRE 
|| bibOts blsldbliep a 


ज्ञ N 





"Pek 
|| स०?18 bl std bliep a 


KS Be 








Prk १ 1008 एकीची 





BRE (९०९७०1४ 1>0>५२ blel bbl 


PRE १२ २101101192 (२९) मर 





PR ५२ 11011८ (21२ 


भग ‘Sd “bf मिनरश: 


SAID I ‘ISD 31010 





mer) 
BID | 
‘pab छै '12क९९| |plb> 





Shlelle “Sl “bh "pep ells 
es) 

‘DAL (७-1 30-९0 ‘beb 
mes) 

‘beth [PALIOENA '>०[वर २९]! 

AIRE 109 “IP ‘pap x83 
es) 


‘OLA ९ ‘ALbAIDIS ५18 ॥०७॥- 


SHIDI ‘SIA “bf ९ ‘2b 








PRb bl (2218 Bish bI poe 





bre 1229219 (९3 ८९० 


० ‘pap x83 
shIPI ‘pap 383 
es) 
"> | Lbs ‘Albacb@plie ‘Pot 





bre 1229219 h&R ७1८०९० 


SHIDUA '81> ‘bl ‘Alb Lal '928 





bre 1229219 (९3 Kichel 


क ‘Ss '९| विक (88७ 





Pitt ५२ 1010118 1[२2>8>|0 





‘PRh 
|| (स०?18 bl slid bliep a 


KI N 





Pb [08 LSB Pipalh 


6) 


SIDI २२ ‘[PAbP IP Lh SLES 





ShIPIE (912 ‘bf ‘Abad Splic 


SIDI 802९०22 सूया ‘ohb 





3 


Dye alan 


28 


08 


7 


ts 


03 


06) 


ot 


be 
hh 
ot 
oh 


08 
he 
?b 
h& 


se 
oh 


९०॥३ 3१२] २1७ 


७1२10 (3१1५७) 1008 bib 





९७% ००७) ७9) 





Be] निर 191२6९ 





छ1२%९ Ibeblal र्क २७] 


[७8 Rb १ 


@ble ble Led [hk 








P{9|> Imp} [mao 


९०-२३ Pld Sp [steele 
सारे राला नाकी 


स InP ble) BLP Bie 
२४ ना ०२ 
५१७ [हक र 


९७०१ [10५ 1111098 





[ard AIDE ‘Ie 1-७ 





& 


otot/o3 [का भी 
otot/st [कार भी 
otot/oR [कार भी 
otot/h — [क Nhlinb 
ot0d/6H6) [का Sh 10 
०टॅ०्ट/8७ [का NALIN 
१७०८/६७ [का Nhlinb 
१७०८/>? [कार Nin 
१७०८/8७७ [का NALIN 
१७०ट/०2७ [क Nhlinb 
०2०८/?? [का Sh 10 
०2०2/७७ [काश 10 
०ट०्ट/४? [कार Nhilinb 
२७०८ट/३2७ [का Nhlinb 
०७०ट/३७ [PAB ALPES 
Sbod/Mt — dlls लो] 
Sbot/ERb ०108७ ADEN 
t टे 


6७७ 


५७७ 


hbb 


8७७ 


६७७ 


tbb 


bbb 


Obb 
२०७ 
9०0७ 


60 


Bob 
hob 
8०७ 


fob 


cob 


bob 





‘otoe ABS] ७० ‘AIUD 





"2 15९| फिरत KUO th कारा 








lbh [क(8> [करक blab] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


३० 














































































































०्टग्ट/७७/>ट oto0e/BERh beh |॥>35918 (५8 "वा गे "30818 >111-28% of Abb ५७७७ २५] ०८९०८/०७७ 3189 ADIN HEL 
०ट०्ट/०७/७ट ०८०८/०8८४५ Pek क| (1०१ bib bila SHIP ‘Ada ‘ABB "HA be ७1 BIS] [५७ ०टे०ट/2७ १18 ADIN 88७ 
०्टग्ट/७७/>ट oroe/tetes PRE १० 1011018 र| {Bib [315 [Bh blk ०8 ॥२२|॥॥ HAUS ०८०८/8० Mp 22७ £६७ 
०९०८/७७/६2 ०८०८/७6०४ Pb क| भूर भाव स्वीवी SAIPI ‘SA '९| [08 22 SIP ५२७ २५९) ०९०८/१७७ [कार hin] ९8७ 
०2०्ट/०७/६2 ०८०ट/26०४५ रप क| भाव स्वीवी ‘| 0९02 ‘plaid leaks (20२००६ 2६ lebih Phib> Ikaks otot/oh [कार | ७9७ 
atoe/bb/Et octot/3H03 Pek क| 1१ bib bila SAIPID ‘bILoh® ‘pr [Fh 29 808 HBA 8॥९॥॥॥६ ०८०्टे/2७ [का shlinb| ०8७ 
०ट०्ट/०७/६४2 ०८०्ट/०७8७ beh [pibhie Lib Al 1384] SIDI ‘blir Ibaks 9७ '॥ 318९) be bbb 01388 lal ०८०८/8० [१२ १७२७ 0९७ 
०2०८/७७/१७ ०८2०८/१०8७ Pb क| मूर भाव एवसवीवी SAID “A “1D Ob ७४ 20७ 1०21९७२ २७ "टेन्ट [७९७७ 9७ 
०ट०्ट/0०/७७ ot0t/bbth beh [0113010 bikpbR 1२५७९७] SIPIE २२ 090२ ७०(>॥ Oils टेट 8०1३ [४1-10 hej ०टेण्टे/धटे [Pa १2 Eb 
०्टग्ट/०/७७ otot/soth फोरत || ९10110118 bind ALDI "912 bilrlal& “[Pab AE th 213119 0912 [bind ०टे०्टे/0७ [७१० १1७७७ 3Eb 
ग्टग्ट/७७/७० otot/obth Beh १२७ ५88 | Dis MAIO ‘ebIb blir ०9 PIE ७121२९ 81७९६. obot/tb [0 0100७ ९७ 
otot/bb/so ०८०८/०6७९४७ स ॥२३3॥9 टोन Alle [8 [झा be blob 130 blk hh hah [pollic pA otot/ho Ile NAlinb] 80७ 
otot/bb/so otot/hHHh Peb Iabdiie (५8 "वा SAL IR ९७ "31155 “oh 0७0 axis २२1३३ नार हक ०८०८/>० Leb shilnp| ttb 
o0t/bb/Ob ०८०८/७8?5 कारक १] पेपूर स Bib b|bp2 > Sb 199 bD[ bell, 3७-8 oh RbSIP3 ॥॥७७ ‘He  Sbot/ho bib क| 0९9 
०2०ट/७७/०७ ०८०८/८8?5 [२४ [>13119 (५२७1३ 12९92 IAPKADO '1२०२ Dhaai, ot pilab| ७० ७२६४ bot /o? कार | ७९७ 
ग्टग्ट/७७/३० म्टग्ट/३०४७ ७५ [phe ७० Alb [य 90. oath (> [०७ [pis 69७७ 83 ७1१ २10७8 APeABA —OtO%/EOb [कर shilnp| oth 
otot/bb/70 otot/bohh कोरीन १] पूर स ७१७९०० SAMPLE els “TEE [bbs “E-[b ७0 २. [MUZE रूसी. —Ot0e/hH6 [कट तो| २७७ 
o0t/bb/Eo otot/bbhh Prh १] पेपूर रस ७1७९०० न॥०[> ‘SA ‘bl IIA 8 318४ 0४ LSI lalbHbis [bina ०९०2/१७ का Salis] 290 
न 9 6) 3 h 8 £ टे b 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ३१ 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 








क्रमांक जिउनिपुणेशहर/गृहनिर्माण/कलम१५६/७४८/सन २०१८.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, बी. टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये पुणे जिल्हा सहकारी 
गृहनिर्माण महासंघ मर्या. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 









































अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१. श्री. गिरीश मनोहर पाठक वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
म.न.पा. तसेच हवेली तालुका 
पुरते मर्यादित 
अटी.-- 








१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १२९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

















२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील. 











३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित केलेल्या नमुन्यात 63-3”, “अ-४'" asa’ कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी. तसेच ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दाने विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 














४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 














५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाकडील दिनांक 
२४ जून २०१६ चे पत्रान्वये विहीत केलेल्या नमुना “अ-१*, “अ-२*, “अ-३*, “अ-४” मध्ये ठेवण्यात यावी. 

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बॅक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 























७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 














८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 





९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट”, ““एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 











qo. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ, पुणे” असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 








११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

















१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून IN a1 agent दाखल्यानुसार व्रल्यानुरा वसुलपात्र रक्‍कम व सरचार्ज रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 








१३. जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 








१४. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करुन त्याची एक प्रत या 





कार्यालयास सादर करावी. 











१५. सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्‍त नमुद मा. सहकार आयुक्‍त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
सर्व सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन वसुली विषयक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नुतनीकरण प्रस्तावासोबत 
सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिची विहित नमुना ८ क-२ व ३ मध्ये माहिती सादर करावी. 




















विषय क्र. ८ (क) - 2 





वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (रुपये लाखात) 






































संस्था जिल्ह्यातील रकाना ४ महिन्याचे चालू महिन्यात  कार्यवाहीसाठीचे चालू महिना चालू महिना 
एकूण वसुली मध्ये नमुद सुरवातीस कार्यवाहीसाठी एकूण वसुली अखेर संपूर्ण अखेर प्रलंबित 
अधिकाऱ्यांची केलेल्या कार्यवाहीचे प्राप्त वसुली दाखले वसुल झालेले वसुली दाखले 
संख्या अधिकाऱ्यांकडील शिल्लक दाखले वसुली दाखले 
एकूण संस्था 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ २ ३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 








R “थती 


रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी कार्यवाही खालील स्थिती 

















जंगम जप्ती करावयाची स्थावर जप्ती करावयाची लिलाव करावयाची 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१४ १५ १६ १७ I १९ 





विषय क्र. ८ (क) - ३ 








वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 



































वसुली अधिकाऱयाकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात) माहे -२०१७ 

अ.क्र. संस्था जिल्ह्यातील चालू महिना प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
प्रकारा एकूण वसुली अखेर ६ महिन्याचे ९ महिन्याचे १२ महिन्याचे १ वर्षाचे वरील २ वर्षाचे वरील 
अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी आतील आतील आतील 
संख्या साठीचे प्रलंबित 
दाखले 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ 3 3 ४ 4 & 9 ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ & १५ 
पुणे, १७ एप्रिल २०१८. 
आदेश 








क्रमांक जिउनिपुणेशहर/ना.बॅका/क१५६/४७०३/सन २०१८.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १२६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, बी. टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये जनता अर्बन को-ऑप. बँक मर्या. 
वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील SHA त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ (9) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 












































अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
व. श्री. प्रसाद नामदेव घाडगे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, हवेली तालुका व 


पिंपरी-चिंचवड म.न.पा. 
पुरते मर्यादित 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ३३ 


अटी.-- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 











वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 














२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 





करण्याकरिता असतील. 








३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी. तसेच ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दाने विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 














४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 














५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 








६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बॅक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 











नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 





७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 








व्यक्‍तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 








८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 








९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम 
१९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 














१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, जनता अर्बन को-ऑप. बँक मर्या. वाई, जिल्हा सातारा 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 








११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

















१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून IN a1 वसुली दाखल्यानुसार व्रल्यानुरा वसुलपात्र रक्‍कम व सरचार्ज रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 








१३. जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहुन कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 








१४. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करुन त्याची एक प्रत या 





कार्यालयास सादर करावी. 








१५. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडुन वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्‍कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणेडव दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्‍कम वसुल करता येणार नाही. 























१६. सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्‍त नमुद मा. सहकार आयुक्‍त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
सर्व सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन वसुली विषयक प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नुतनीकरण प्रस्तावासोबत 
सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिची विहित नमुना ८ क-२ व ३ मध्ये माहिती सादर करावी. 





























१७. वसुली अधिकारी यांनी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन वसुली विषयक अलिकडच्या काळातील प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नुतनीकरण 
प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित प्रपत्र-१ व २ मधे माहिती सादर करावी. 














१८. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश/यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या अदेशाचा संदर्भ नमुद करावा. 








१९. सदरचे अधिकार हे केवळ या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र पुणे व पिंपरी चिंचवड म.न.पा. तसेच हवेली तालुका पुरते मर्यादित राहतील. 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 









































प्रपत्र - १ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (रुपये लाखात) 

संस्था जिल्ह्यातील रकाना ४ महिन्याचे चालू महिन्यात  कार्यवाहीसाठीचे चालू महिना चालू महिना 
एकूण वसुली मध्ये नमुद सुरवातीस कार्यवाहीसाठी एकूण वसुली अखेर संपूर्ण अखेर प्रलंबित 
अधिकाऱ्यांची केलेल्या कार्यवाहीचे प्राप्त वसुली दाखले वसुल झालेले वसुली दाखले 

संख्या अधिकाऱ्यांकडील शिल्लक दाखले वसुली दाखले 

एकूण संस्था 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 

१ २ ३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 














रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी कार्यवाही खालील स्थिती 
























































जंगम जप्ती करावयाची स्थावर जप्ती करावयाची लिलाव करावयाची 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१४ १५ १६ १७ १८ १९ 
प्रपत्र - २ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 
वसुली अधिकाऱ्याकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात) माहे -२०१८ 
अ.क्र. संस्था जिल्ह्यातील चालू महिना प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
प्रकारा एकूण वसुली अखेर ६ महिन्याचे ९ महिन्याचे १२ महिन्याचे १ वर्षाचे वरील २ वर्षाचे वरील 
अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी आतील आतील आतील 
संख्या साठीचे प्रलंबित 
दाखले 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ ३ ३ ४ ५ & 9 ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
पुणे, २१ जून २०१८. 
आदेश 








क्रमांक जिउनिपुणेशहर/ना.बॅका/क१५६/३००९/सन २०१८.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १२६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, बी. टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये प्रेरणा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या. लक्ष्मणनगर, थेरगाव, पुणे या संस्थेच्या खालील SINT त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 












































अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१. श्री. आनंदराव विलास काळोखे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, हवेली तालुका व 
पिंपरी-चिंचवड म.न.पा. 
पुरते मर्यादित 
अटी.-- 








१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १२९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 








आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 











२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 





करण्याकरिता असतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ३५ 








३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी. तसेच ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दाने विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


























५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बॅक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 




















७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 








व्यक्‍तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 








८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम 
१९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

qo. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, प्रेरणा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. लक्ष्मणनगर, 
थेरगाव, पुणे असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 









































१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून IN a1 वसुली दाखल्यानुसार व्रल्यानुरा वसुलपात्र रक्‍कम व सरचार्ज रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 








१३. जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहुन कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 








१४. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करुन त्याची एक प्रत या 
कार्यालयास सादर करावी. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडुन वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्‍कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणेडव दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसुल करता येणार नाही. 





























१५. सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्‍त नमुद मा. सहकार आयुक्‍त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
क्र. ४ कलम १५८६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 























१७. वसुली अधिकारी यांनी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन वसुली विषयक अलिकडच्या काळातील प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नुतनीकरण 
प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित प्रपत्र-१ व २ मधे माहिती सादर करावी. 














१८. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश/यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या अदेशाचा संदर्भ नमुद करावा. 








१९. सदरचे अधिकार हे केवळ या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र पुणे व पिंपरी चिंचवड म.न.पा. तसेच हवेली तालुका पुरते मर्यादित राहतील. 


प्रपत्र - १ 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (रुपये लाखात) 









































संस्था जिल्ह्यातील रकाना ४ महिन्याचे चालू महिन्यात  कार्यवाहीसाठीचे चालू महिना चालू महिना 
एकूण वसुली मध्ये नमुद सुरवातीस कार्यवाहीसाठी एकूण वसुली अखेर संपूर्ण अखेर प्रलंबित 
अधिकाऱ्यांची केलेल्या कार्यवाहीचे प्राप्त वसुली दाखले वसुल झालेले वसुली दाखले 
संख्या अधिकाऱ्यांकडील शिल्लक दाखले वसुली दाखले 
एकूण संस्था 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 


4 २ 3 8 4 & 9 ८ र Jo 99 १२ १२३ 





३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 





R oT 


रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी कार्यवाही खालील स्थिती 




















जंगम जप्ती करावयाची स्थावर जप्ती करावयाची लिलाव करावयाची 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१४ १५ १६ १७ १८ १९ 
प्रपत्र - २ 








वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 



































वसुली अधिकाऱयाकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात) माहे -२०१८ 

अ.क्र. संस्था जिल्ह्यातील चालू महिना प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
प्रकारा एकूण वसुली अखेर ६ महिन्याचे ९ महिन्याचे १२ महिन्याचे १ वर्षाचे वरील २ वर्षाचे वरील 
अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी आतील आतील आतील 
संख्या साठीचे प्रलंबित 
दाखले 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ 3 3 ४ ५ & 9 ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 
पुणे, १२ जून २०१८. 
आदेश 








क्रमांक जिउनिपुणेशहर/ना.बॅका/क१५६/४७६३/सन २०१८.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १२६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, बी. टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये अशोक नागरी सहकारी बँक मर्या., 
पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ 

















अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व 











नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 








दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 




















अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्‍तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नांव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१. सौ. सुलक्षणा राजू धर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे हवेली तालुका व 
पिंपरी-चिंचवड म.न.पा. 
पुरते मर्यादित 
अटी.-- 








१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १२९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 





वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 





आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 











२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 





करण्याकरिता असतील. 








३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 








करावी. तसेच ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दाने विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 








४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस 











सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 





५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 








अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ३७ 


६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बॅक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 














७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 








व्यक्‍तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 








८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही. 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम 
१९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

qo. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, अशोक नागरी सहकारी बँक मर्या., पुणे असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 























११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

















१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून IN a1 वसुली दाखल्यानुसार व्रल्यानुरा वसुलपात्र रक्‍कम व सरचार्ज रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसूल 
करता येणार नाही. 








१३. जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहुन कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 








१४. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करुन त्याची एक प्रत या 





कार्यालयास सादर करावी. 








१५. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडुन वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्‍कम व मा. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणेडव दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्‍कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्‍कम वसुल करता येणार नाही. 























१६. सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्‍त नमुद मा. सहकार आयुक्‍त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 
क्र. ४ कलम १५८६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 























१७. वसुली अधिकारी यांनी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन वसुली विषयक अलिकडच्या काळातील प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नुतनीकरण 
प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित प्रपत्र-१ व २ मधे माहिती सादर करावी. 














१८. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश/यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या अदेशाचा संदर्भ नमुद करावा. 


प्रपत्र -१ 





वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (रुपये लाखात) 






































संस्था जिल्ह्यातील रकाना ४ महिन्याचे चालू महिन्यात  कार्यवाहीसाठीचे चालू महिना चालू महिना 
एकूण वसुली मध्ये नमुद सुरवातीस कार्यवाहीसाठी एकूण वसुली अखेर संपूर्ण अखेर प्रलंबित 
अधिकाऱ्यांची केलेल्या कार्यवाहीचे प्राप्त वसुली दाखले वसुल झालेले वसुली दाखले 
संख्या अधिकाऱ्यांकडील शिल्लक दाखले वसुली दाखले 
एकूण संस्था 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्कम संख्या रक्कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ २ ३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 














रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी कार्यवाही खालील स्थिती 











जंगम जप्ती करावयाची स्थावर जप्ती करावयाची लिलाव करावयाची 





संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१४ ay १६ १७ 9% १९ 





३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 






































प्रपत्र - 2 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 
वसुली अधिकाऱयाकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात) माहे -२०१८ 
अ.क्र. संस्था जिल्ह्यातील चालू महिना प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
प्रकारा एकूण वसुली अखेर ६ महिन्याचे ९ महिन्याचे १२ महिन्याचे १ वर्षाचे वरील २ वर्षाचे वरील 
अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी आतील आतील आतील 
संख्या साठीचे प्रलंबित 
दाखले 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ छे ३ ४ 4 & 9 ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ & १५ 





पुणे, ३१ जुलै २०१८. 


आदेश 








क्रमांक जिउनिपुणेशहर/ना.बॅका/क१५६/२९८६/सन २०१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, बी. टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे या आदेशान्वये तपोधन नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व 
कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ (१) व नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 















































अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नांव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
१. सौ. प्राजक्ता प्रशांत आंगणे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे हवेली तालुका व 
पिंपरी-चिंचवड म.न.पा. 
पुरते मर्यादित 
अटी.-- 








१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १२९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 





वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 





आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 











२. सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 





करण्याकरिता असतील. 








३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत केलेल्या नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी. तसेच ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दाने विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील या कार्यालयात सदरची माहिती सादर 
करावी. 














४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्‍तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 














५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली 








अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा 
नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे. 

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बॅक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 











नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 





७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 





अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 





व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ३९ 








८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 


करता येणार नाही. 








९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट, एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 








शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम 
१९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 








qo. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, तपोधन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे असा 





फलक लावता येऊ शकेल. 





११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 











यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 





आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 





१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून a1 वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्‍ककन व सरचार्ज रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 


करता येणार नाही. 








१३. जिल्हा उपनिबंधक यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहुन कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 








१४. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसात शासनास जमा करुन त्याची एक प्रत या 





कार्यालयास सादर करावी. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडुन वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्‍कम व मा. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 











सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणेडव दराने अंमलबजावणी खर्चाची 








रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम वसुल करता येणार नाही. 











१५. सर्व वसुली अधिकाऱ्यांनी उपरोक्‍त नमुद मा. सहकार आयुक्‍त यांचे दिनांक २४ जून २०१६ व दिनांक १ जानेवारी २०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील 


क्र. ४ कलम १८६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी 











अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


काळातील 


१६. वसुली अधिकारी यांनी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेकडुन वसुली विषयक अलिकडच्या काळातील प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र नुतनीकरण 








माहिती 


प्रस्तावासोबत सादर करावे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला खालील नमुन्यात मागील माहे अखेरची माहिती विहित प्रपत्र-१ व २ मधे माहिती सादर करावी. 











१७. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश/यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या अदेशाचा संदर्भ नमुद करावा. 





१८. मा. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे 








परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटींवर सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र -१ 





वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (रुपये लाखात) 






































संस्था जिल्ह्यातील रकाना ४ महिन्याचे चालू महिन्यात  कार्यवाहीसाठीचे चालू महिना चालू महिना 
एकूण वसुली मध्ये नमुद सुरवातीस कार्यवाहीसाठी एकूण वसुली अखेर संपूर्ण अखेर प्रलंबित 
अधिकाऱ्यांची केलेल्या कार्यवाहीचे प्राप्त वसुली दाखले वसुल झालेले वसुली दाखले 
संख्या अधिकाऱ्यांकडील शिल्लक दाखले वसुली दाखले 
एकूण संस्था 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ २ ३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 








“थती 


रकाना १४ पैकी प्रलंबित दाखल्यांपैकी कार्यवाही खालील रि 














जंगम जप्ती करावयाची स्थावर जप्ती करावयाची लिलाव करावयाची 





संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 


च्छ शं १६ १७ ष्ट १९ 





४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 






































प्रपत्र - 2 
वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा (प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी) 
वसुली अधिकाऱयाकडील कार्यवाहीसाठीचे प्रलंबित दाखले (रुपये लाखात) माहे -२०१८ 
अ.क्र. संस्था जिल्ह्यातील चालू महिना प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी 
प्रकारा एकूण वसुली अखेर ६ महिन्याचे ९ महिन्याचे १२ महिन्याचे १ वर्षाचे वरील २ वर्षाचे वरील 
अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणी आतील आतील आतील 
संख्या साठीचे प्रलंबित 
दाखले 
संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम संख्या रक्‍कम 
१ 2 3 ४ 4 & 9 ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ & १५ 





बी. टी. लावंड, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे शहर. 
पुणे, १२ जुन २०१८. 











वाचले :-- १. दि. महाराष्ट्र पशुखाद्य (वाहतूक नियंत्रण) आदेश १९८५, (परिच्छेद ३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 








२. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दि. १८ नोव्हेंबर १९८५ चा आदेश. 





३. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सोलापूर यांचेकडील पत्र क्र. जिपउआ/सो/तां-२/६९००/२०१८/सोलापूर-४, दि. १२ नोव्हेंबर २०१८. 








४. दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या जिल्हा दुष्काळ निवारण समिती आढावा बैठकीमध्ये दिलेले निर्देश. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांजकडून 


आदेश 


लोकप्रतिनिर्थ fan थी 


क्रमांक २०१८/पुरवठा/कार्या/२२(१)/चाट/आरआर-२०६.-- ज्याअर्थी, सन २०१८ मध्ये अत्यंत कमी प्रमाणात पाऊस झालेने विविध लोकप्रतिनिधी, 
संस्था यांचेकडून जनावरांना चारा पुरवठा करणेबाबत निवेदन / अर्ज जिल्हा प्रशासनास प्राप्त होत आहेत. 

















ज्याअर्थी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सोलापूर यांनी दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या पत्रानुसार चारा टंचाईच्या उपाययोजनेअंतर्गत जिल्हा 
चारा वाहतूक बंदी करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. 








ज्याअर्थी, दि. १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या दुष्काळ निवारण आढावा बैठकीमध्ये चारा वाहतूक बंदी घालणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 








ज्याअर्थी, उपरोक्‍त परिस्थिती पाहता प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील चारा जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये याकरिता दि महाराष्ट्र कॅटल 
फोंडर (ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल) ऑर्डर, १९८५ चे परिच्छेद ३ अन्वये चारा/कडबा वाहतूक बंदीबाबत आदेश निर्गमित करणेचे अधिकार जिल्हाधिकारी या 
नात्याने मला आहेत. 




















त्याअर्थी, मी, डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हाधिकारी, सोलापूर वरील वाचले मध्ये नमूद केलेले क्र. १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांस अधीन राहून 











या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेश होईपर्यंत सोलापूर जिल्ह्यामधील चारा दुसऱया जिल्ह्यामध्ये अथवा लगतच्या राज्यामध्ये वाहतूक करण्यास या 
आदेशान्वये बंदी घालण्यात येत आहे. 








सदर चारा वाहतूक करणेस खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येत आहे. 





१. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार यांचेसाठी लागणारा चारा. 





२. इतर जिल्ह्यामधून अथवा इतर राज्यामधून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये येणारा चारा. 








दि महाराष्ट्र कॅटल WISY (ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल) ऑर्डर, १९८५ चे परिच्छेद ५ अन्वये पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पोलीस 
अधिकारी यांना तसेच मंडळ अधिकारी किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेले महसूल अधिकारी यांना चारा वाहतुकीसाठी वापरण्यात येत असलेली वाहने, 




















तसेच वाहतूक करण्याच्या विचाराने साठवणूक केलेल्या जनावरांचा चारा, तपासण्याचा व ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. 


डॉ. राजेन्द्र भोसले 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 








सोलापूर, १३ नोव्हेंबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ४१ 


teaver प्रोसिजर कोड 9903 मधील कलस १४४ प्रमाणे 





जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांजकडून 


अधिसूचना 





क्रमांक कार्या-७/गृह/पोल/एसआर-०१/२०१९.-- ज्याअर्थी, कोल्हापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 
कोल्हापूर विभागीय महामंडळामार्फत उच्च माध्यमिक (इयत्ता १२ वी) ची परीक्षा दि. २१ फेब्रुवारी २०१९ ते दि. २० मार्च २०१९ रोजीपर्यंत तसेच 
माध्यमिक शालांत (इयत्ता १० वी) ची परीक्षा दि. १ मार्च २०१९ ते दि. २२ मार्च २०१९ या कालावधीत घेण्यात येणार आहेत. सदरच्या परीक्षा शांततेत, 
सुव्यवस्थेत व सुरळीत पार पाडणेसाठी आणि सदर परीक्षेच्या परीक्षा केंद्रावरील गैरप्रकार टाळण्यासाठी क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १९७३ मधील कलम 
१४४ लागू करणे आवश्यक असलेचे पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांनी त्यांचेकडील क्र. जिविशा/१० वी- १२ वी परीक्षा/कलम १४४ आदेश/७९४/ 
२०१९, कोल्हापूर, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे पत्रान्वये इकडील निदर्शनास आणून दिले आहे. 





























आणि ज्याअर्थी, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये उक्त नमूद परीक्षेचे कामकाज सुयोग्य पद्धतीने तसेच कॉपीमुक्त होणेसाठी परीक्षा केंद्राचे आवारात / 
परिसरात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरणेस वेळीच बंदी घालणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. त्याअर्थी मी, संजय शिंदे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर, क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १९७३ मधील कलम १४४ अन्वये, मला प्रदान असलेल्या अधिकारास अनुसरून असा आदेश 
देतो की, इयत्ता १० वी, इयत्ता १२ वी परीक्षा केंद्राच्या / उपकेंद्राच्या १०० मीटर परिसरात दि. २१ फेब्रुवारी २०१९ ते २२ मार्च २०१९ या कालावधीत 
(ज्या दिवशी परिक्षेचे पेपर नसतील ते दिवस वगळून) दररोज सकाळी ०७.०० वा. पासून ते सायं. १८.०० वाजेपर्यंत सी.आर.पी.सी. १९७३ चे कलम 
१४४ अन्वये मोबाईल फोन बाळगणेस/वापरणेस, झेरॉक्स मशिन, फॅक्स मशिन, पेजर व लॅपटॉप यांचा वापर करणेस याद्वारे बंदी घालीत आहे. 





























या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्‍ती फौजदारी कारवाईस पात्र राहतील. सदरचा बंदी आदेश परीक्षेचे कामकाजासाठी नेमलेले अधिकारी 
व कर्मचारी यांना व त्यांना नेमून दिलेल्या परीक्षेच्या कामकाजासाठी हाताळाव्या लागणार्‍या उपकरणासाठी लागू राहणार नाही. 








हा हुकूम माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. दि. १४ फेब्रुवारी २०१९. 





कोल्हापूर, १४ फेब्रुवारी २०१९. 


क्रिमीनल प्रोषिजर कोड 9903 मधील कलस १४४ प्रमाणे 


अधिसूचना 





क्रमांक कार्या-७/गृह/पोल/एसआर-१३/२०१८.-- ज्याअर्थी, कोल्हापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, 
कोल्हापूर विभागीय महामंडळामार्फत उच्च माध्यमिक (इयत्ता १२ वी) ची परीक्षा दि. १७ जुले २०१८ ते दि. ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी पर्यंत तसेच 
माध्यमिक शालांत (इयत्ता १० वी) ची परीक्षा दि. १७ जुलै २०१८ ते दि. २ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत घेण्यात येणार आहेत. सदरच्या परीक्षा 
शांततेत, सुव्यवस्थेत व सुरळीत पार पाडणेसाठी आणि सदर परीक्षेच्या परीक्षा केंद्रावरील गैरप्रकार टाळण्यासाठी क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १९७३ 
मधील कलम १४४ लागू करणे आवश्यक असलेचे पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर यांनी त्यांचेकडील क्र. जिविशा/१० वी- १२ वी परीक्षा/कलम १४४ 
आदेश/२६४५/२०१८, कोल्हापूर, दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजीचे पत्रान्वये इकडील निदर्शनास आणून दिले आहे. 






































आणि ज्याअर्थी, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये उक्त नमूद परीक्षेचे कामकाज सुयोग्य पद्धतीने तसेच कॉपीमुक्त होणेसाठी परीक्षा केंद्राचे आवारात / 
परिसरात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरणेस वेळीच बंदी घालणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. त्याअर्थी मी, संजय शिंदे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर, क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १९७३ मधील कलम १४४ अन्वये, मला प्रदान असलेल्या अधिकारांस अनुसरून असा आदेश 
देतो की, इयत्ता १० वी, इयत्ता १२ वी परीक्षा केंद्राच्या / उपकेंद्राच्या १०० मीटर परिसरात दि. १७ जुलै २०१८ ते ४ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत 
(ज्या दिवशी परिक्षेचे पेपर नसतील ते दिवस वगळून) दररोज सकाळी ०७.०० वा. पासून ते सायं. १८.०० वाजेपर्यंत सी.आर.पी.सी. १९७३ चे कलम 
१४४ अन्वये मोबाईल फोन बाळगणेस/वापरणेस, झेरॉक्स मशिन, फॅक्स मशिन, पेजर व लॅपटॉप यांचा वापर करणेस याद्वारे बंदी घालीत आहे. 





























या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्‍ती फौजदारी कारवाईस पात्र राहतील. सदरचा बंदी आदेश परीक्षेचे कामकाजासाठी नेमलेले अधिकारी 
व कर्मचारी यांना व त्यांना नेमून दिलेल्या परीक्षेच्या कामकाजासाठी हाताळाव्या लागणार्‍या उपकरणासाठी लागू राहणार नाही. 








हा हुकूम माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. दि. १६ जुलै २०१८. 
संजय शिंदे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर. 





कोल्हापूर, १६ जुले २०१८. 


वाचले :--१. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र. ४६४/एल अँन्ड ओ/इएस ०२१/९४, दि. २१ सप्टेंबर १९९४. 
२. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र. ४६४/९६/एल अँन्ड ओ, दि. १७ जानेवारी १९९६. 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


३. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र. ४६४/९६/पीएलएन-१, दि. १३ मार्च १९९६. 
४. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र. ४३७/जीई-९९/पीएलएन-१११/एमसीसी, दि. २८ जुलै १९९९, 
५. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र, ४६४/एल अँन्ड ओ/२९-पीएलएन-१, दि. १८ ऑगस्ट १९९९. 





६. मा. उपसचिव (गृह विभाग) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र. एसयुटी-०७०९/सी-६३/पोल-९, दि. १७ ऑगस्ट २००९. 





७. गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र. एसयुटी-२०१४/सी-६२/पोल-९, दि. ३० मार्च २०१५. 





८. मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र. रानिआ/नप २०१८/प्र.क्र. ८/का-६, दिनांक १५ जून २०१८. 
९. दिनांक ०२ जुलै २०१८ रोजीची छाननी समिती सभा. 
१०. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. जा.क्र. जिविशा/२०१८-२८७९, दि. २६ जून २०१८. 
qq, शस्त्र अधिनियम, १९५९ चे कलम १७ (3) (अ) व (बी) 
१२. क्रिमीनल प्रोसिजर कोड, १९७३ चे कलम १४४. 
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पुणे (गृह शाखा) यांजकडून 


आदेश 





क्रमांक पगह/कावि/७९१/२०१८.--ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जुलै २०१८ या 
कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या तसेच आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या नगर परिषद / नगरपंचायतीच्या रिक्‍त पदांसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची 
घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ०२ नगर परिषद / नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश आहे. व याबाबतची आचार संहिता 
दिनांक १५ जून २०१८ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रात अंमलात आलेली आहे. आगामी 
नगर परिषद / नगर पंचायतीच्या निवडणूका शांततामय वातावरणांत व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र 
अथवा हत्यारे / दारुगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू 
नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा / दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट 
शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद पत्रामध्ये गठित करणेत आलेल्या छाननी 
समितीच्या बैठकीमध्ये जामीनावर सोडलेल्या व्यक्‍ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्‍ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून त्यांचेकडे 
असलेल्या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादीबाबत पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे यांनी सादर केलेल्या यादीवर छाननी 
समितीचे दिनांक ०२ जुलै २०१८ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे भोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १०, वडगाव मावळ पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील - of असे एकूण ०२ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण १५ शस्त्रपरवाना धारकांकडील शस्त्र जमा करुन घेणे आवश्यक आहे, असे 
पोलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार सदर यादीतील ०२ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण १५ शस्त्रपरवाना धारकांकडील 
शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 













































































त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी पुणे या आदेशान्वये क्रिमीनल प्रोसिजर कोड, १९७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम, 
१९५९ चे कलम १७ (३) (अ) व (बी) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत 
निर्णय झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण ०२ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण १५ शस्त्रपरवाना धारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा 
करणेचे आदेश देत आहे. सदर शस्त्रपरवाना धारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधीत शस्त्रपरवाना 
धारकांना तत्काळ बजवावेत. शस्त्रपरवाना धारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसाचे आत 
शस्त्र जमा करावीत, 




















सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक १६ जुलै २०१८ अखेर अंमलात राहील. तसेच दिनांक १६ जुलै २०१८ नंतर ७ दिवसांचे आत 
संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत. तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्र जमा करुन ठेवण्याची योग्य 
ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शस्त्रे जमा करतांना ज्या स्थितीत होती त्या 
स्थितीतच धारकांस जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भा.दं.संहिता कलम १८८ 
मधील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 




















सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्यानिशी आज दिनांक २ जुलै २०१८ रोजी देणेत आला. 


पुणे, २ जुलै २०१८, 





वाचले :--१. मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र. रानिआ/ग्रापंनि-२०१८/प्र.क्र, १७/का-८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८. 





२. तहसीलदार, तालुका शिरुर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. ग्रापंनि/कावि/९००/२०१८, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८. 
३. मुंबई मार्केट अँड फेअर अँक्ट, १८६२ मधील तरतुदी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ४३ 


आदेश 


क्रमांक पगक/कावि/६८२२/२०१८.-- ज्याअर्थी, संदर्भीय क्र. १ नुसार पुणे जिल्ह्यात बुधवार, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी नव्याने स्थापित 
ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकींसाठी मतदान होणार आहे. 





सार्वत्रिक 


ज्याअर्थी, संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये तहसीलदार, शिरूर यांनी मौजे रांजणगाव गणपती, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथे ग्रामपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१८-२०१९ करिता बुधवार, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मतदान होणार असलेबाबत कळविले आहे. 

















त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे संदर्भीय क्रमांक ३ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांन्वये मौजे रांजणगाव गणपती, 
तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथे बुधवार, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी भरत असलेला आठवडा बाजार बंद करणे आवश्यक असलेने बुधवार, 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी भरणारा आठवडे बाजार बंद ठेवणेबाबत आदेशीत करीत आहे. सदरचा आठवडे बाजार त्यापुढील (बुधवार) 
आठवडे बाजाराच्या दिवशी पूर्ववत भरविण्यात यावा. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अँक्ट १८६२ चे कलम ७ मधील 
तरतुदी अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील. 





























सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी देणेत आला. 


पुणे, १८ सप्टेंबर २०१८. 


वाचले :--१. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र, ४६४/एल अँन्ड ओ/इएस ०२१/९४, दि. २१ सप्टेंबर १९९४. 
२. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र. ४६४/९६/एल अँन्ड ओ, दि. १७ जानेवारी १९९६. 
३. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र. ४६४/९६/पीएलएन-१, दि. १३ मार्च १९९६. 
४. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र, ४३७/जीई-९९/पीएलएन-१११/एमसीसी, दि. २८ जुलै १९९९, 
५. मा. भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र, ४६४/एल अँन्ड ओ/२९-पीएलएन-१, दि. १८ ऑगस्ट १९९९. 
६. मा. उपसचिव (गृह विभाग) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र. एसयुटी-०७०९/सी-६३/पोल-९, दि. १७ ऑगस्ट २००९. 





७. गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र. एसयुटी-२०१४/सी-६२/पोल-९, दि. ३० मार्च २०१५. 





८. मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र. रानिआ/ग्रापंनि-२०१८/प्र.क्र. १७/का-८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८. 
९. दिनांक ०५ सप्टेंबर २०१८ रोजीची छाननी समिती सभा. 
१०. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. जा.क्र. जिविशा/२०१८-४७३४, दि. ५ सप्टेंबर २०१८. 
११. शस्त्र अधिनियम, १९५९ चे कलम १७ (3) (FH) व (बी) 
१२. क्रिमीनल प्रोसिजर कोड, १९७३ चे कलम १४४. 
आदेश 








क्रमांक पगह/कावि/१००९/२०१८.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे ऑक्टोबर २०१८ ते 
फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या तसेच आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या ग्रामपंचायतीच्या रिक्‍त पदांसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची 
घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ५९ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश आहे. व याबाबतची आचार संहिता दिनांक २३ 
सप्टेंबर २०१८ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रात अंमलात आलेली आहे. आगामी 
ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका शांततामय वातावरणांत व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / 
दारुगोळा यांचा गैरवापर होवून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक 
शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा / दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्‍यता 
असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद पत्रामध्ये गठित करणेत आलेल्या छाननी समितीच्या 
बैठकीमध्ये जामीनावर सोडलेल्या व्यक्‍ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्‍ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकीय 
हितसंबंधातून त्यांचेकडे असलेल्या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादीबाबत पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे यांनी सादर 
केलेल्या यादीवर छाननी समितीचे दिनांक सप्टेंबर २०१८ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे वेल्हा पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०६, 
भोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०६, सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०१, पौड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०१, लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील -०५, मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०७, वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१५, वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०३, 
इंदापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १६, दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१०, शिरूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -१२, यवत पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ११, 
रांजणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १९ असे एकूण १३ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ११७ शस्त्रपरवाना धारकांकडील शस्त्र जमा करुन घेणे 
आवश्यक आहे, असे पोलिस अधीक्षक पुणे ग्रामीण यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार सदर यादीतील १३ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ११७ 
शस्त्रपरवाना धारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 






















































































४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 








त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी पुणे या आदेशान्वये क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम 
१९५९ चे कलम १७ (3) (अ) व (बी) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत 
निर्णय झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण १३ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ११७ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा 
करणेचे आदेश देत आहे. सदर शस्त्र परवाना धारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधित शस्त्र 
परवाना धारकांना तत्काळ बजवावेत. शस्त्रपरवाना धारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात 
दिवसाचे आत शस्त्र जमा करावीत. 





























सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ अखेर अंमलात राहील. तसेच दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ नंतर ७ दिवसांचे 
आत संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत. तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्र जमा करुन ठेवण्याची 
योग्य ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शस्त्रे जमा करतांना ज्या स्थितीत 
होती त्या स्थितीतच धारकांस जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भा.दं.संहिता कलम 
१८८ मधील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्यानिशी आज दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी देणेत आला. 























पुणे, ५ सप्टेंबर २०१८. 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पुणे यांचे कार्यालय (गृह शाखा) 





वाचले :--१. या कार्यालयाकडील आदेश क्र. पगक/कावि/७५०८आअ/२०१८, दि. २९ डिसेंबर २०१७. 





२. मा. ना. श्री. गिरीश बापटसो., पालकमंत्री पुणे जिल्हा तथा अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, 
संसदीय कार्य., महाराष्ट्र राज्य यांची दि. १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीची बैठक. 





३. मा. कक्ष अधिकारी, पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. ध्वनीप्र-२००९/प्र.क्र.१२/०८/तां.क्र.१, मंत्रालय मुंबई-३२, दि. २२ ऑगस्ट 
20919. 
विषय - ध्वनीप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या अंमलबजावणीबाबत. 





सन २०१८ मध्ये ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यांच्या वापरासाठी देण्यात येणारा एकूण १५ दिवसांपैकी ०२ दिवस राखीव 
ठेवण्यात आलेल्या दिवसांपैकी गणेशोत्सवाकरिता ०१ दिवस अतिरिक्‍त कालावधी निश्‍चित करणेबाबत. 


फेरआदेश 





क्रमांक पगक/कावि/६७७५/२०१८.-- ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या ध्वनीप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) सुधारित 
नियम, २०१७ च्या नियम ५ उपनियम (३) व त्यासोबत दिलेल्या स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणीनुसार ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक इत्यादींच्या वापराबाबत 
श्रोतृगृहे, सभागृह, सामुहिक सभागृहे आणि मेजवानी कक्ष यासारख्या बंद जागांखेरील इतर ठिकाणी जिल्ह्याच्या निकडीनुसार वर्षामध्ये १५ दिवस 
निश्‍चित करून सकाळी ६.०० वाजल्यापासून १२.०० वाजेपर्यंत सूट जाहीर करण्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राज्य शासनाह्वारे, 
आदेशान्वये प्राधिकत करण्यात आले आहे. 



































ज्याअर्थी, संदर्भीय क्र. १ अन्वये, सन २०१८ मधील आगामी उत्सव कालावधी लक्षात घेता खालीलप्रमाणे १५ दिवस निश्‍चित करण्यात आले 





होते. 
शिवजयंती ०१ दिवस दिनांक - १९/०२/२०१८ 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ०१ दिवस दिनांक - १४/०४/२०१८ 
१ मे, महाराष्ट्र दिन ०१ दिवस दिनांक - ०१/०५/२०१८ 
गणपती उत्सव सन २०१८ ०४ दिवस दिनांक - १७/०९/२०१८ पाचवा दिवस 


दिनांक - १९/०९/२०१८ सातवा दिवस 
दिनांक - २२/०९/२०१८ दहावा दिवस 
दिनांक - २३/०९/२०१८ अकरावा दिवस 


नवरात्री उत्सव ०२ दिवस दिनांक - १७/१०/२०१८ अष्टमी 
दिनांक - १८/१०/२०१८ नवमी 
दीपावली / दिवाळी ०१ दिवस दिनांक - ०७/११/२०१८ लक्ष्मीपूजन 


ईद-ए-मिलाद ०१ दिवस दिनांक - २०/११/२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ४५ 


ख्रिसमस ०१ दिवस 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ ०१ दिवस 
उर्वरीत दिवस ०२ दिवस 





दिनांक - २५/१२/२०१८ नाताळ 


वर्षाअखेर 





परवानगी राज्य शासनाच्या मान्यतेने महत्त्वाचे 
कार्यक्रमासाठी आवश्यकतेनुसार दिली जाईल. 





ज्याअर्थी, संदर्भीय क्र. २ अन्वये, मा. ना. श्री. गिरीश बापटसो., पालकमंत्री पुणे जिल्हा तथा अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न 
आणि औषध प्रशासन, संसदीय कार्य., महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील सर्व लोकसभा सदस्य, सर्व विधानसभा 














सदस्य, पुणे, मा. महापौर व उपमहापोर, पुणे व पिंपरी-चिंचवड, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्‍त, मा. पोलीस आयुक्‍त तसेच मा. अधीक्षक 








पुणे ग्रामीण तसेच पुण्यातील गणेश मंडळांचे अध्यक्ष इ. समवेत बैठक आयोजित करणेत आली होती. सदर बैठकीमध्ये सर्वानुमते खालीलप्रमाणे 





गणेशोत्सव कालावधीकरिता ध्वनीक्षेपक / ध्वनीवर्धक कालावधी वाढवून देणेबाबतचे दिवस फेरनिश्‍चित करणेत आलेले आहेत. 


दिनांक १८/९/२०१८ सहावा दिवस. 
दिनांक १९/९/२०१८ सातवा दिवस. 
दिनांक २०/९/२०१८ आठवा दिवस. 
दिनांक २१/९/२०१८ नववा दिवस. 
दिनांक २३/९/२०१८ अकरावा दिवस. 








त्याअर्थी, संदर्भीय क्र. ३ अन्वये, मी, नवलकिशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार पुणे जिल्ह्यात ध्वनीप्रदूषण 





(नियमन व नियंत्रण) नियम २००० च्या नियम ५ चा उपनियम (३) नुसार ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यंत्रणेचा वापर, ध्वनीची विहीत मर्यादा राखून सकाळी 
६.०० वाजल्या पासून रात्री १२.०० वाजेपर्यंत करणेस खालील दिवस निश्‍चित करणेत आले असून खालील अटींवर परवानगी देणेत येत आहे. 








शिवजयंती ०१ दिवस 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती ०१ दिवस 
१ मे, महाराष्ट्र दिन ०१ दिवस 
गणपती उत्सव सन २०१८ ०५ दिवस 
नवरात्री उत्सव ०२ दिवस 
दिपावली / दिवाळी ०१ दिवस 
ईद-ए-मिलाद ०१ दिवस 
खिसमस ०१ दिवस 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ ०१ दिवस 
उर्वरीत दिवस ०२ दिवस 


अटी :- १) ध्वनीप्रदूषण नियम, २००० मधील नियम ३ व ४ चे अनुपालन करण्यात यावे. 


२) झोनींग प्रमाणे ठरलेल्या मरयदिपेक्षा जास्त आवाज ठेवू नये. 








दिनांक - १९/०२/२०१८ 

दिनांक - १४/०४/२०१८ 

दिनांक - ०१/०५/२०१८ 

दिनांक - १८/०९/२०१८ सहावा दिवस 
दिनांक - १९/०९/२०१८ सातवा दिवस 
दिनांक - २०/०९/२०१८ आठवा दिवस 
दिनांक - २१/०९/२०१८ नववा दिवस 
दिनांक - २३/०९/२०१८ अकरावा दिवस 
दिनांक - १७/१०/२०१८ अष्टमी 
दिनांक - १८/१०/२०१८ नवमी 
दिनांक - ०७/११/२०१८ लक्ष्मीपूजन 
दिनांक - २०/११/२०१८ 

दिनांक - २५/१२/२०१८ नाताळ 
वर्षाअखेर 





परवानगी राज्य शासनाच्या मान्यतेने महत्त्वाचे 
कार्यक्रमासाठी आवश्यकतेनुसार दिली जाईल. 








३) ध्वनीचे शोषण करणारे विशिष्ट लाकडी सामग्री आवश्यक त्या ठिकाणी लावण्याचे अटीवर परवानगी देत आहे. 





४) ही सूट शांतता क्षेत्रात लागू नसल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित सर्व यंत्रणांची राहील. 


पुणे, १५ सप्टेंबर २०१८. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ 


अधिसूचना 
वाचा :-- १. पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्र. जा. क्र. २०१८-७२३, दि. २०/०६/२०१८. 








२. मोटर वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन 
अधिसूचना गृहविभाग क्र. एम, ए. व्ही. ५८९/सीआर-१०६१/टीआर-२, दि. २०/०९/१९९०. 

विषय : देहू, आळंदी येथील पालखी प्रस्थानाचे कालावधीत ठराविक मार्गावरील वाहतूक वळविणे बाबतची अधिसूचना काढणेबाबत..... 

क्रमांक पगक/कावि-५०५९/सन 209¢.— ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी अ. क्र. १ अन्वये श्री क्षेत्र देहू येथून श्री. संत तुकाराम 
महाराज व आळंदी येथून श्री. संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. त्या दरम्यानचे कालावधीत महाराष्ट्रातून व 
परराज्यातून अनेक दिंड्या देहू येथे येतात. अशा वेळी भाविकांची प्रचंड प्रमाणात गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन त्यामुळे अनेकांना 
अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे वाहतुकीचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्‍य व्हावे याकरिता, दिनांक ३ जुले २०१८ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून 
ते दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजीचे १२.०० वाजेपर्यंत या कालावधीत देहू व आळंदी येथे येणारे वाहनापैकी वाहतूक पासधारक, शासकीय वाहने वगळून 
इतर सर्व दुचाकी/तीनचाकी/चारचाकी लहान मोठी अवजड वाहने यांना येणेस बंदी घालण्याच्या मार्गाबाबत तपशील देऊन तशी अधिसूचना निर्गमीत 
होणेस विनंती केलेली आहे. त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल 
वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एम.ए.व्ही. ५८९/सीआर-१०६१/टीआर-२, दिनांक २० 
सप्टेंबर १९९० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून, दिनांक ५ जुले २०१८ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक १३ जुले २०१८ रोजीचे 
१२.०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीसाठी वाहतूक मार्ग खालील नमूद केलेप्रमाणे बंद करणेचे निश्‍चित करीत आहे. 


श्री क्षेत्र देहू येथील पालखी प्रस्थानाचे वेळी बंद करावयाच्या मार्गाची नावे : 

(१) चाकण फाटा ते देहूगाव मार्ग, (२) तळवडे ते देहूमार्ग, (३) देहूरोड ते शामल डिफेन्स थिएटर, (४) देहू कमान कॉर्नर ते देहूगांव, (५) 
देहूरोड सेंट्रल चौक ते निगडी नाका येणारा-जाणारा मार्ग, 
श्री क्षेत्र आळंदी येथील पालखी प्रस्थानाचे वेळी बंद करावयाच्या मार्गाची नावे : 
















































































(१) पुणे ते आळंदी, (२) चाकण ते आळंदी, (३) वडगांव घेनंद ते आळंदी (४) मरकळ ते आळंदी. 
पुणे, २९ जून २०१८, 





वाचा :-- १. पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्रमांक जा. क्र.-२०१८-७२१, दि. २० जून २०१८. 








२. मोटर वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन 
अधिसूचना गृहविभाग क्र. एम.ए.व्ही. ५८९/सीआर-१०६१/टीआर-२, दि. २० सप्टेंबर १९९०. 
अधिसूचना 

विषय : देहू येथील पालखी प्रस्थानाचे कालावधीत ठराविक मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवणेबाबत...... 
क्रमांक पगक/कावि-५०६१/सन 209¢.— ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी अ. क्र. १ अन्वये, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामधील श्री क्षेत्र 
देहू येथून श्री. संत तुकाराम महाराज यांची पालखी पंढरपूरकडे दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी प्रस्थान होणार आहे. त्या दरम्यानच्या कालावधीत 
महाराष्ट्रातून व परराज्यातून अनेक दिंड्या देहू येथे येतात. अशा वेळी भाविकांची प्रचंड प्रमाणात गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन त्यामुळे 
अनेकांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे वाहतुकीचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्य व्हावे यासाठी देहू ते सराटी या मार्गावरील वाहतूक 
व्यवस्था सोबत जोडलेल्या विवरणाप्रमाणे नमूद ठिकाणी त्या तारखेस व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद ठेवणेबाबत अधिसूचना काढणेस विनंती 


केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मोटार वाहन कायदा, १९८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव 
करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एम.ए.व्ही. ५८९/सीआर-१०६१/टीआर-२, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारास अनुसरून खालील विवरणाप्रमाणे नमूद ठिकाणी त्या तारखेस व वेळी तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूक बंद ठेवणेबाबत निश्‍चित करीत आहे, 









































श्री संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थानाच्या वेळी बंद करावयाच्या मार्गाबाबतची माहिती 














दिनांक पालखी मार्ग पर्यायी वाहतुकीचा मार्ग 
१ २ 3 
शुक्रवार, ०६ जुले २०१८ देहूगांव ते पुणे पहाटे ३.०० वाजलेपासून देहूरोड सेंट्रल चौक येथून बायपास हायवेने मुंबईकडून 








(अकुर्डी विठ्ठल मंदिर मुक्काम) येणारी वाहतूक पुणे शहराकडे वळविली जाईल. 
पुणे शहरातून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक निगडी पोलीस स्टेशन हद्दीतून 
पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येईल. पालखी आकुर्डी मुक्कामाचे ठिकाणी पोहोचल्यानंतर 
वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २५ मार्च ३, २०२१ / फाल्गुन ६ - १२, शके १९४२ ४७ 





१ २ 3 





शनिवार, ०७ जुलै २०१८ AMTUS HFT 
रविवार, ०८ जुलै २०१८ AMTUS HFT 








सोमवार, ०९ जुलै २०१८ पुणे ते लोणी काळभोर पहाटे ३.०० वाजलेपासून पुण्याकडे येणारी वाहतूक चौफुला-केडगांव येथून न्हावरा 
(लोणी काळभोर मुक्काम) मार्गे अहमदनगर रोडने वळविली जाईल. तसेच लहान वाहने थेऊर फाटा येथून 
वाघोली मार्गे, पुण्याकडे, सोलापूरकडे जाणारी वाहने वरीलप्रमाणे जातील. रात्रौ 

२१.३० वाजल्यापासून पुणे-सोलापूर रोड पूर्ववत चालू राहील. 


















































मंगळवार, १० जुलै २०१८ लोणी काळभोर ते यवत पहाटे ३.०० वाजता पुणेकडे येणारी वाहतूक चौफुला-केडगाव येथून वाघोली मार्गे 
(यवत मुक्काम) पुण्याकडे, पुण्याकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने वरीलप्रमाणे जातील. रात्रौ 
2 १ १ ३ ० 

वाजल्यापासून पुणे-सोलापूर रोड पूर्ववत चालू राहील. 
बुधवार, ११ जुलै २०१८ यवत ते वरवंड पहाटे ३.०० वाजता पुणेकडे येणारी वाहतूक कुरकुंभ येथून दौंड-काष्टी-मांडवगण 
(वरवंड मुक्काम) फराटा मार्गे रांजणगाव/शिक्रापूर मार्ग अहमदनगर रोडने वळविली जाईल. सोलापूरकडे 
जाणारी वाहने वरीलप्रमाणे जातील. रात्री २१.३० वाजल्यापासून पुणे-सोलापूर रोड 

पूर्ववत चालू राहील. 








गुरुवार, १२ जुलै २०१८ वरवंड ते उंडवडी ता. बारामती पहाटे ३.०० वा. पासून सोलापूरकडून येणारी वाहतूक कुरकुंभ येथे बंद करण्यात 
(उंडवडी मुक्काम) येईल. सदर वाहतूक दौंड मार्गे वळविली जाईल. रात्री २१.३० वा नंतर पुणे- 
सोलापूर रोड पूर्ववत चालू राहील. बारामती-पाटस रोडवरील वाहतूक बंद राहील. 
तसेच भिगवण चौक ते इंदापूर पर्यायी मार्गाने जड वाहने वळविण्यात येतील. 

















शुक्रवार, १३ जुले २०१८ उंडवडी ते बारामती पहाटे ३.०० वा. पासून ते रात्री २१.३० वाजेपर्यंत बारामती ते पाटस व बारामती ते दौड 
(बारामती मुक्काम) हा रोड बंद राहील व बारामती येथून बारामती-भिगवण मार्गे सोलापूर-पुणे रोडला 
वाहतूक वळविण्यात येईल. 

















शनिवार, १४ जुलै २०१८ बारामती ते सणसर, ता. इंदापूर पहाटे ३.०० वा. पासून जंक्शन ते बारामती हा वाहतुकीचा रस्ता बंद करण्यात येणार 
(सणसर मुक्काम) असून वालचंदनगर व इंदापूरकडून येणारी वाहतूक जंक्शन येथून कळस मार्गे 
बारामती अशी येथे वळविण्यात येईल. बारामतीकडून येणारी वाहतूक भिगवण- 
कळस मार्गे जंक्शनकडे जाईल. Wal २१.३० वाजलेनंतर वाहतूक पूर्ववत चालू 
































राहील. 
रविवार, १५ जुले २०१८ सणसर ते निमगाव केतकी पहाटे ३.०० वा. पासून बारामतीकडून इंदापूरकडे जाणारी वाहतूक बारामती येथून 
(निमगाव केतकी मुक्‍काम)कळंब-बावडा मार्गे व इंदापूरहून बारामतीकडे येणारी वाहतूक 
भिगवण मार्गे वळविण्यात येईल. 
सोमवार, १६ जुलै २०१८ निमगाव केतकी ते इंदापूर पहाटे ३.०० वा. पासून निमगाव केतकीकडून इंदापूरकडे जाणारी वाहतूक बंद 
(इंदापूर मुक्काम) राहील. बारामतीकडे जाणारी वाहतूक लोणी देवकर-कळसमार्गे-जंक्शन बारामतीकडे 





जाईल. पालखी इंदापूर हायस्कूल येथे मुक्कामी येत असताना इंदापूर शहरातील 
जुना पुणे-सोलापूर रोड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येऊन त्यावरील वाहतूक नवीन 
बायपासकडे वळविणार आहे. रात्री २१.३० नंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 














मंगळवार, १७ जुलै २०१८ इंदापूर ते सराटी पहाटे ३.०० वा. पासून इंदापूर-अकलूज रोडवरील वाहतूक बंद राहील. अकलूज 
(सराटी मुक्काम) ते इंदापूर येणारी वाहने इंदापूर, निमगाव केतकी, वरकुटे खुर्द, लाटेवाडी मार्गे 
बावडा गावाकडे वळविणार आहे. तसेच अकलूजकडून येणारी वाहतूक याच मार्गे 
वळविणार आहे. रात्री २१.३० नंतर वाहतूक पूर्ववत चालू राहील. 














नवल किशोर राम, 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 
पुणे, २८ जून २०१८. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


